RNI No. MAHBIL / 2009 /31731 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग दोन - पुरवणी 


ad %, zich 83 ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४५,किंमत : रुपये ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building, Opp. Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , and /or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit . 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
office on non -refundable payment basis on any working day 

considered, 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

( 2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 -A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 

of the earlier order, whichever is higher , 
the earliest delivery period necessary for completion of the order, 

(3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government . 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
(A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit. 
(b ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
( d ) VAT/CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
(e ) Sales Tax /value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year, 

by the Development Commissioner ( Inds .) and Central 
(1) Details regarding participation of such Tender 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any, 

agreement for the performance of the contract . 
(g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

( c) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 

“ Technical 
Tender Envelope 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office. If the firms 
(B ) The second envelope should contain only price Tender 
Form , quotations and conditions. 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
This envelope should be marked as “ Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender. 

Supplies and Disposals, Government of India . The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sentwithin time limit by Registered Post. Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

( i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

( iii ) S.S.I. Units permanently registered with B.1 ., 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

(iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O. (Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one ) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the 

The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
on his behalf within such time as may be stipulated. The 

(Inds.) and Central Purchasing Officer , Mumbai ; failing which 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088 /(2512 )/ IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units.) 

( 3 ) 
ATTCHA (grauit ) — 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३०-मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However , In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1 ) Supplier registered with D.G.S. and D.having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs. 25,000 

only . 
( 3 ) Thể Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value. 
As 

.per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs. 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax/VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples : -- Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
( b ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act , 1949 , or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.- (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer . 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights, if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds .) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage, as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
Purchasing Officer ,Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit . 
Likewise , the Offers of State Industrial Co-operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co -operative Societies only and those of M.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note . 

( 1) Tender Sample. - Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers. - Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity, and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery. 

(3 ) Packing: --Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

( 4 ) Failure to observed any of the conditionsmentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected. 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings . 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building, Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 

16. General Instructions 
( 1) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3 ) The tender should quote all inclusive (i.e. Basic Rate , 

State and Central levies, packing , freight charges etc.) 


F.O.R.Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
(4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner (Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies. 
(5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
( 8 ) Tenderers may quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts , i.e. genuine , imported equivalentmake or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery). 
( 9 ) Ex -stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
(11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos . 1, 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column. If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender , they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations . 
( 13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost. 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry. will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders, agreement and other 

relevent documents . 
(19) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
(20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
(22) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


३ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , अकोला 


निविदा सूचना क्र . १ 
प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , अकोला हे या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या खालील शासकीय आदिवासी 
वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांच्या सन २०१५-१६ वर्षाकरिता भोजन पुरवठ्याबाबत इच्छुक भोजन पुरवठादारांकडून आदिवासी संस्था, आदिवासी महिला 
बचतगट , सुशिक्षित बेरोजगार संस्था किंवा कॅटरींग व्यवसाय करणाऱ्या इच्छुकांकडून ई-निविदा मागविण्यात येत आहे. सदर निविदामध्ये आदिवासी 
संस्था / आदिवासी बचतगट , आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांना प्राधान्य राहील : 

निविदा ई-निविदा फॉर्म 

निविदा निविदा उघडण्याचा 
तपशील फॉर्मची किंमत डाऊनलोड व 

ऑनलाईन दिनांक व वेळ 
ऑनलाईन ई-निविदा ( बीड सबमिशन ) 

स्वीकारण्याचा 
( बीड प्रिपरेशन ) दिनांक व वेळ 
कालावधी व दिनांक तसेच तांत्रिक 

लिफाफा स्वीकारण्याचा 

दिनांक व वेळ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५) 

( ६ ) 


अ . क्र . 


तयार करण्याचा 


दिनांक १५ मे 


दिनांक १८ मे 


२०१५ रोजी 


२०१५ रोजी 


२,००० 
निविदा फॉर्मची ( फी ) किंमत 
रुपये २,००० व बयाणा 
रक्कम रु . १,३१,२५० 
ही ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 
थेट जमा करावयाची आहे. 


१ वसतिगृह भोजनठेका 

या कार्यालयाचे 
कार्यक्षेत्रामधील ( अकोला , 
बुलढाणा व वाशिम 
जिल्ह्यांतील अधिनस्त 
असलेली आदिवासी 
मुलांचे/मुलींच्या एकूण 
१६ वसतिगृहांसाठी 
भोजनठेका ई-निविदा 
( भोजनपुरवठा अंदाजे 
किंमत १५ ते ४० लक्ष 
रुपये वार्षिक ). 


दिनांक १८ एप्रिल 
२०१५ , १०-00 वा . ते 
१४ मे २०१५ , रोजी 
१८-०० वाजेपर्यंत 
निविदा फॉर्मची खरेदी 
व सर्व कागदपत्रे 
ऑनलाईन करता येईल. 


सायंकाळी १८-०० दुपारी १२-०० 
वाजेपर्यंत फक्त 

वाजल्यानंतर 
तसेच तांत्रिक तांत्रिक लिफाफा 
लिफाफा 

उघडण्यात येईल 
स्वीकारण्याची 

तसेच शक्य 
तारीख १६ मे 

झाल्यास व्यापारी 

लिफाफा त्याच 
दुपारी १४-०० 

दिवशी उघडण्यात 
वाजेपर्यंत . 

येईल . 


२०१५ रोजी 


ई- निविदेतील अटी व शर्ती या www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर पहावयास मिळतील. इच्छुक कंत्राटदारांनी ई- निविदा 
डाऊनलोड करणे, ऑनलाईन ई-निविदा तयार करणे आणि सादर करणे ह्या गोष्टी वर नमूद केलेल्या ई-निविदा संकेतस्थळावरच करणे अपरिहार्य 
आहे . उपरोक्त निविदामध्ये यापुढे काही बदल किंवा सुधारणा असल्यास त्यावरील संकेतस्थळावरच टाकण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच ई-निविदा मंजूर करणे त्यामध्ये अटी व शर्तीची वाढ करणे किंवा शिथिल करणे व निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे 
तसेच निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतर बाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय प्रकल्प अधिकारी यांनी 
राखून 

ठेवलेले आहेत . 


नितिन प्र . तायडे, 

प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

अकोला. 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , अकोला 


निविदा सूचना क्र . २ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , अकोला यांच्या कार्यक्षेत्रा अंतर्गत असलेल्या अकोला/ वाशिम/ बुलडाणा जिल्ह्यातील 
एकूण ८ शासकीय आश्रमशाळांमधील सन २०१५-१६ शैक्षणिक सत्राकरिता आश्रमशाळेमधील विद्यार्थ्यांकरिता भाजीपाला , मटण, कटींग , दळण 
तसेच गणवेश शिलाई इ. आवश्यक सेवा/ साहित्यांचा पुरवठा करण्याकरिता खालील निविदा द्वि -लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . सदर 
निविदेमध्ये आदिवासी पुरवठादार , आदिवासी सु . बे . सेवा संस्था, आदिवासी बचतगट यांना प्राधान्य राहील . सदर पुरवठा प्रत्यक्ष आश्रम शाळेवर 
जाऊन करावयाचा आहे . 


अ . 


शासकीय आश्रमशाळेचे 


निविदेचा 


बयाणा 


शेरा 


क्र . 


नाव 


प्रत्येकी शाळानिहाय 
अंदाजे विद्यार्थी 
संख्या 


प्रकार 


रक्कम 


पुरवठा 
वस्तूची 
अंदाजे 
किंमत 


निविदा 
फॉर्मची 
किंमत 
( प्रति 


आश्रम 


शाळा 


निहाय ). 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


भाजीपाला 


२,००,००० 


७५० 


६,००० निविदा मंजूर 

झाल्यानंतर 


पुरवठा 


१ १. मुसळवाडी, २. कोथळी , २५० ते ४५० 

३. किहीराजा, ४ शेलुबाजार, पर्यंत . 
५. पणज , ६. तरोडा, 
७. घाटबोरी, ८. सायखेड 


३ टक्के सुरक्षा 


ठेव जमा करणे 


किंवा बयाणा 


रक्कमच जमा 


ठेवणे आवश्यक 
राहील. 


२ वरीलप्रमाणे 


वरीलप्रमाणे 


बोकडाचे मटण 


१,१०,००० 


५०० 


३,००० वरीलप्रमाणे 


३ वरीलप्रमाणे 


वरीलप्रमाणे 


कटींग पुरवठा 


२०,००० 


१० 


६०० 


वरीलप्रमाणे 


४ वरीलप्रमाणे 


वरीलप्रमाणे 


दळण पुरवठा 


६०,००० 


२५० 


१,८०० वरीलप्रमाणे 


५ वरीलप्रमाणे 


वरीलप्रमाणे 


गणवेश शिलाई 


१,००,००० 


२५० 


३,००० वरीलप्रमाणे 


उपरोक्त पुरवठ्यासंबंधीच्या कोऱ्या निविदा दिनांक १८ एप्रिल २०१५ ते १४ मे २०१५ पर्यंत कार्यालयात विक्रीकरिता उपलब्ध आहेत . 
वरीलप्रमाणे निविदेची रक्कम भरणा केल्यानंतर सदर निविदा फॉर्म मिळतील . सदर निविदा ( द्वि -लिफाफे ) सीलबंद निविदा दिनांक १५ मे २०१५ 
रोजी कार्यालयात सकाळी १०-०० ते दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील . 

निविदेमधील संपूर्ण अटी व शर्ती निविदा फॉर्मवर नमूद करण्यात आल्या आहेत . सदर अटी व शर्तीची आपणास कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेमध्ये माहिती मिळेल . 


तसेत सदर निविदा मंजूर करणे त्यामध्ये अटी व शर्तीची वाढ करणे किंवा शिथिल करणे व निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे 
तसेच निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदाप्रक्रिया रद्द करणे व इतर बाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय प्रकल्प अधिकारी यांनी 
राखून ठेवले आहेत . 


क्र . शास . वसतिगृह भो.पु. निविदा १५-१६/ प्र. क्र ./ का -३ / २३०८ / १५ , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१५ . 


नितिन प्र . तायडे, 

प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ /वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


५ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , कळमनुरी , जिल्हा हिंगोली 


ई-निविदा सूचना क्रमांक १ / २०१५-१६ 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , कळमनुरी हे खालीलप्रमाणे वसतिगृहातील भोजनठेक्याकरिता ई- निविदा 
( दोन पाकीट ) पद्धतीने मागवीत आहेत : 
निविदेचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


तपशील 
( २ ) 


दिनांक व वेळ 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


ऑनलाईन निविदा प्रकाशित करण्याचा दिनांक व वेळ 
ऑनलाईन टेंडर डाक्युमेंट डाऊनलोड करण्याचा दिनांक व वेळ 


दिनांक २७ एप्रिल २०१५ , सकाळी १०-०० वाजता . 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते दिनांक १८ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-00 वाजेपर्यंत. 


२ 


३ 


४ 


- 


ऑनलाईन निविदा दाखल करण्याचा दिनांक व वेळ 

दिनांक २७ एप्रिल २०१५, सकाळी १०-०० वा . ते 

दिनांक १८ मे २०१५ , सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत . 
लिफाफा क्र . १ मधील मूळप्रती दाखल करण्याचा अंतिम 

दिनांक १८ मे २०१५ , सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक व वेळ . 
५ ऑनलाईन निविदा ( टेक्निकल ) उघडण्याचा दिनांक व वेळ दिनांक १९ मे २०१५, दुपारी १२-०० वाजल्यानंतर. 
निविदा माहिती व अटी 

( १ ) वरील कामाची निविदा संगणकावर ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे ऑनलाईन करण्यात येईल . या निविदेसंबंधित यापुढील सर्व सूचना / शुद्धिपत्रके 
इत्यादी इंटरनेटच्या उपयोगाने ऑनलाईन करण्यात येतील . 

( २) वरील कामाची संपूर्ण माहिती www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी 
सकाळी १०-०० वाजल्यापासून ते दिनांक १८ मे २०१५ सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत डाऊनलोड करता येईल व कामाची निविदा प्रपत्र- अ 
( Bid ) याच संकेतस्थळावर दिनांक १८ मे २०१५ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत भरता येईल . 
(३ ) निविदेबाबतच्या आवश्यक बाबी 

( अ) निविदा फॉर्म फी रक्कम रुपये २,००० भरणा करून या कार्यालयातून शासकीय पावती घेणे आवश्यक आहे. तसेच नियमानुसार 
बयाणा रकमेचे डिमांड ड्राप्ट मा . प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , कळमनुरी , जिल्हा हिंगोली यांच्या नावे 
राष्ट्रीयीकृत / शेड्युल्ड बँकेतून काढावेत व या दोन्हींच्या स्कॅन केलेल्या प्रती अपलोड कराव्यात . 

( ब ) सदर कामासाठी आवश्यक अटी व शर्ती तसेच निविदा दाखल करण्याचे वेळापत्रक इत्यादी माहिती उपरोक्त संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

( क ) सदर कागदपत्रे व डिमांड ड्राफ्टबाबत पूर्तता न झाल्यास निविदा अवैध ठरविली जाईल . 
( ४ ) लिफाफा क्रमांक १ मध्ये स्कॅन करून सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या व डिमांड ड्राफ्टच्या मूळप्रती दिनांक १८ मे २०१५ रोजी 
सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , कळमनुरी , जिल्हा हिंगोली ( बसस्टँड समोर , कळमनुरी ) 
यांच्या कार्यालयात समक्ष आणून द्यावयाचे आहेत . 

(५ ) उपरोक्त कागदपत्रे सादर करण्यास कोणतीही वाढीव मुदत अथवा सवलत दिली जाणार नाही. 

( ६ ) पूर्ण माहिती भरलेला तांत्रिक लिफाफा क्रमांक १ ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक १९ मे २०१५ रोजी दुपारी १२-०० वाजल्यानंतर 
www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथे 
उघडल्या जातील . 

( ७ ) पात्र निविदाधारकास वित्तीय लिफाफा क्रमांक २ उघडण्याची वेळ व दिनांक त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर कळविण्यात येईल . 

( ८ ) कोणतीही निविदा अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली यांनी राखून ठेवलेला आहे. 


अ.क्र. 


कामाचातपशील 


वसतिगृहाचेनाव 


विद्यार्थी 


अंदाजितखर्च 


बयाणारक्कम 


शेरा 


कामाचा कालावधी (३) 


प्रवेशक्षमता 


लाखात 


निविदाफॉर्मची किंमत (८) 


(१) 


(२) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(९) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


७५ 


२४.०० 


७२,००० 


२,००० 


७५ 


२४.०० 


प्रथम जाहिरात पहिली वेळ. 


७५ 


२४.०० 


७२,००० ७२,००० 
९०,००० 
१,४०,००० 


१२५ 


३०.०० 


(१)मुलांचेवसतिगृह,कळमनुरी (२)मुलांचेवसतिगृह,हिंगोलीक्र.१ (३)मुलांचेवसतिगृह,हिंगोलीक्र.२ (४)मुलींचेवसतिगृह,हिंगोलीक्र.१ (५)मुलींचेवसतिगृह,हिंगोलीक्र.२ (६)मुलांचेवसतिगृह,परभणीक्र.१ (७)मुलांचेवसतिगृह,परभणीक्र.२ (८)मुलींचेवसतिगृह,परभणीक्र.२ (९)मुलींचेवसतिगृह,परभणीक्र.३ 


२५० 


१वसतिगृहातीलविद्यार्थ्यांनारोजदोनवेळा सन२०१५-१६ 

पोटभरजेवण(जेवणातदोन्हीवेळेस)यासंपूर्ण (१)पोळी,(२)वरण(३)भात 

शैक्षणिक (४)दोनभाज्या(५)दही(कंद/फळ/वर्षासाठी 

पालेभाज्या)(६)कांदा,(७)लोणचेअसेल. २(१)दररोजनाश्त्यासाठीविद्यार्थ्यांना 

साबुदाणाउसळ/पोहे/उपमा/शिरायापैकी एकदररोज१००ग्रॅम. २)दूध-२००मि.ली.(१५ग्रॅमसाखरेसह) (३)मांसाहारीविद्यार्थ्यांसाठीउकडलेले एकअंडेदररोजवशाकाहारी 
विद्यार्थ्यांसाठी५०ग्रॅमवजनाचाएक 


७०.०० 


१२५ 


३०.०० 


७०.०० 


२५० १२५ 


९०,००० 
१,४०,००० ९०,००० ९०,००० 


३०.०० 


१२५ 


३०.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


बिस्कीट पुडा. 


(४)तसेचप्रत्येकदिवशीएकसफरचंद. ३मांसाहारीविद्यार्थ्यांसाठीचिकन/मटण 

(आलटूनपालटून)दरआठवड्याला २००ग्रॅमप्रतिविद्यार्थीयाप्रमाणेदर रविवारी,सदरच्याजेवणासोबतकांदा, लिंबूदेण्यातयावे. शाकाहारीविद्यार्थ्यांसाठीदररविवारी एकवेळ१५०ग्रॅमस्वीट(गोडपदार्थ) बासुंदी,जिलेबी,बालुशाही,श्रीखंड, गुलाबजामुनयापैकीएकनियमित 
जेवणासोबतदेण्यातयावे.सलाड आलटूनपालटूनदेण्यातयावे. 


टिपा.-(१)उपरोक्तदर्शविलेल्यादिनांकासकार्यालय,प्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,बसस्टैंडसमोर,कळमनुरी,जिल्हाहिंगोलीयेथेकार्यालयीनवेळेतसुट्टीचेदिवस वगळूनवरीलप्रमाणेनापरतावारोखरक्कमभरूनशासकीयपावतीघ्यावीवई-निविदाभरल्यासबयाणारकमेचाडी.डी.याकार्यालयाससादरकरणे/करावालागेल.त्यानंतरचसदरनिविदेचाविचार करण्यातयेईल. 


(२)आदिवासीआश्रमशाळापरिसरातीलपुरवठाधारकांनाप्राधान्यदेण्यातयेईल.तसेचवसतिगृहनिहायस्वतंत्रनिविदाभरावीलागेल. (३)निविदाअंशतः/पूर्णतःस्वीकारण्याचेपूर्णअधिकारप्रकल्पअधिकारीयांनीराखूनठेवलेलेआहेत. 

(४)आदिवासीबेरोजगारसेवासहकारीनोंदणीकृतसंस्था,आदिवासीलोकसेवाकेंद्र,सुशिक्षितबेरोजगारसंस्थाइत्यादीसंस्थांनाप्रथमप्राधान्यदेण्यातयेईल.तसेचवत्यांच्याकडूनभोजनठेका चालविण्यासाठीकोणतीहीअनामतरक्कमआकारलीजाणारनाही.तसेचदिलेलेकंत्राटआदिवासींचेनावावरइतरांनाचालवितायेणारनाही. 


(५)निविदेच्याअटीवशर्तीनिविदाफॉर्मसोबतजोडलेल्याआहेत. 


क्रमांकप्र.क्र.पुरवठा/का-३/७९५/०१५, 
दिनांक१७एप्रिल२०१५. 


प्रकल्पअधिकारी, एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प, 

कळमनुरी,जिल्हाहिंगोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , अमरावती 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासन , आदिवासी विकास विभाग , शासन निर्णय दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , अमरावती 
यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्प अधिकार , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा/ वसतिगृहांना आवश्यक 
असलेल्या विविध वस्तूंचा पुरवठा करण्याकरिता मान्यताप्राप्त उत्पादक / पुरवठादार/ ठोक विक्रेते/ संस्था इत्यादींकडून ई-निविदा द्वि -लिफाफा पद्धतीने 
मागविण्यात येत आहेत . जाहिरातीचा तपशील खालीलप्रमाणे : 


अ . क्र . 
( १ ) 


तपशील 
( २ ) 


१ 


कामाचे स्वरूप 


२ 


विभाग / कार्यालय 


३ 


कार्यालय प्रमुख 


विवरण 

( ३ ) 
सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता अपर आयुक्त , आदिवासी विकास 
अमरावती यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेल्या शासकीय 
आश्रमशाळा/ वसतिगृहांना आवश्यक विविध वस्तूंचा पुरवठा करणे . 
अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , अमरावती. 
अशोक आत्राम 
अपर आयुक्त 
प्रकल्प अधिकार , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , धारणी , 
अकोला , पांढरकवडा, पुसद , किनवट , कळमनुरी व औरंगाबाद . 
रुपये २,००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त). 
दिनांक १८ एप्रिल २०१५ वेळ सायंकाळी ५-०० वाजता . 
रुपये ९ .०० लक्ष ( नऊ लक्ष फक्त ) 
दिनांक १८ एप्रिल २०१५ ते ८ मे २०१५ , 

सायंकाळी ५-०० वाजता. 
दिनांक ८ मे २०१५, सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 


४ 


पदनाम 


५ 


पुरवठा करावयाचे क्षेत्र 


६ 


७ 


८ 


निविदा फॉर्मची किंमत 
ऑनलाईन निविदा प्रकाशित करण्याचा दिनांक व वेळ 
निविदा बयाणा रक्कम 
ऑनलाईन टेंडर डॉक्युमेंट डाऊनलोड करण्याचा 
दिनांक व वेळ . 
ऑनलाईन निविदा दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक 


९ 


१० 


व वेळ . 


दिनांक ११ मे २०१५ दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत ( शक्यतोवर ) 


११ ऑनलाईन निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ 

( तांत्रिक लिफाफा) . 
१२ ऑनलाईन निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ 

( तांत्रिक लिफाफा) . 
१३ 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता 


दिनांक १३ मे २०१५ दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत ( शक्यतोवर) 


अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , अमरावती , 
टी . बी . हॉस्पिटलच्या मागे, पोलीस कमिशनर यांच्या 
कार्यालयाजवळ , कॅम्प , अमरावती ४४४ ६०२ . 
दूरध्वनी क्रमांक ०७२१२५५३९ ६६/ ६७ 
फॅक्स क्रमांक ०७२१२५५३९ ६८ 


टीप - सदर निविदाकरिता अटी व शर्ती अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , अमरावती कार्यालय , टी . बी . हॉस्पिटलच्या मागे, पोलीस 

आयुक्तालयाजवळ याठिकाणी सुट्टीचे दिवस सोडून दाखविण्यात येतील. 


सूचना-( १ ) प्राप्त झालेल्या निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , अमरावती यांनी 

राखून ठेवलेला आहे. 


( २) कामाचा कालावधी व कामाच्या अटी व शर्ती निविदा संचामध्ये विस्तृत नमूद केलेल्या आहेत . 


क्र ./ प्र.क्र . १/ का -३( १ )/ २१४८ / २०१५ , 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ . 


अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास, अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


९ 


प्रथम मुदतवाढ 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , धुळे, जिल्हा धुळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर व धुळे तालुक्यातील मंजूर एकूण २९ शासकीय 
वसतिगृहांच्या ३८ स्वतंत्र इमारतींपैकी ०७ स्वतंत्र इमारतींमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्याकरिता सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता भोजन 
ठेक्याकरिता ई-निविदा मागविण्याकरिता प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

शासन निर्णय क्र . शाआशा. २०१३/ प्र.क्र . ७ ९ ७ / का . १३, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये शासनाच्या विहित एजन्सीच्या 
मान्यतेने स्थापन झालेले आदिवासी महिला बचत गट , आदिवासी पुरुष बचत गट , आदिवासी सहकारी संस्था, आदिवासी भागीदारी संस्था, आदिवासी कंपनी, 
आदिवासी महिला पुरवठादार , आदिवासी पुरुष पुरवठादार यांनी भरलेली निविदा अटी व शर्तीची पूर्तता करत असल्यास व निविदेतील न्यूनतम दरानुसार 
पुरवठा करण्यास सहमती दर्शविल्यास , त्यांना त्या दरानुसार मालाचा पुरवठा करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे पुरवठादार उपलब्ध नसल्यास इतरांना 
पुरवठ्याचे काम देण्यात येईल . 

इच्छुक निविदाधारकांनी निविदा प्रक्रियेच्या दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते दिनांक ११ मे २०१५ पर्यंतच्या तपशीलवार माहितीसाठी तसेच निविदा फॉर्म 
डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी DSC ( Digital Signature Certificate) काढून फेर ई-निविदा प्रणालीच्या http: // 
tribal.maharashtra.etenders.in यावर Enrolled करणे आवश्यक आहे. 


अटी , शर्ती व प्रथम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या वसतिगृहाच्या ०७ स्वतंत्र इमारतींच्या यादीकरिता http://tribal.maharashtra.etenders.in 
या संकेतस्थळावरून निविदा डाऊनलोड करता येतील . 


१. 


ई-निविदा ऑनलाईन विक्रीचा अंतिम दिनांक ११ मे २०१५ सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत . 


२. ई-निविदा ऑनलाईन भरण्याचा अंतिम दिनांक ११ मे २०१५ रात्री २३-३० वाजेपर्यंत . 


कार्यालयाने ई-निविदा ऑनलाईन तांत्रिक व दराचा लिफाफा बंद करणे. दिनांक ११ मे २०१५ , रात्री २३-३१ ते दिनांक १२ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-३० पर्यंत . 


४ . 


निविदाधारकांनी ऑनलाईन ई-निविदा सादर करणे दिनांक १२ मे २०१५ , वेळ १७-३१ ते १४ मे २०१५ , सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत . 


५ . 


कार्यालयाने तांत्रिक लिफाफा उघडणे दिनांक १६ मे २०१५ , वेळ ११-०० वाजता 


६. कार्यालयाने दराचा लिफाफा उघडणे दिनांक १८ मे २०१५ , वेळ १४-०० वाजता 


७ . 


८ . 


निविदापूर्व सभा दिनांक २८ एप्रिल २०१५, वेळ १३-०० वाजता 

(विशेष सूचना. - ई- निविदा प्रक्रियेकरिता शासनामार्फत निवड करण्यात आलेल्या सिफीनिक्स्ट या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या ऑनलाईन निविदा 
भरण्यादरम्यानच्या कालावधीत संगणकीय प्रणालीत काही तांत्रिक बिघाड अथवा अडचण निर्माण झाल्यास याबाबत हे कार्यालय कुठल्याही प्रकारे जबाबदार 
राहणार नाही. तसेच अ.क्र . ०५ व ०६ च्या वेळापत्रकात काही अपरिहार्य कारणाने बदल होऊ शकतो तशी सूचना कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात 
येईल ). 
टीप . - यापूर्वी उक्त नमूद निविदेशिवाय इतर निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या निविदाधारकांना या निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येईल . मात्र प्रकल्पस्तरावर 

जास्तीत जास्त एका निविदाधारकास ०३ पेक्षा अधिक निविदा भरता येणार नाहीत व संपूर्ण प्रकल्पअंतर्गत ०२ पेक्षा अधिक भोजन ठेक्याचे काम देता 
येणार नाही ही अट पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांनाही लागू राहील. 


प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

धुळे, ता. जिल्हा धुळेकरिता . 


भाग दोन ( पुरवणी ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर 


निविदा सूचना 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर या संस्थेतील पोहण्याचे तलाव कंत्राट पद्धतीने एक वर्षासाठी चालविणे व देखभाल करण्याकरिता 
दोन लिफाफा पद्धतीने मोहरबंद लिफाफ्यामध्ये निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


निविदा फॉर्म संस्थेत दिनांक २ मे २०१५ पासून (कार्यालयीन वेळेत ) ते दिनांक २२ मे २०१५ दुपारी १-०० वाजेपर्यंत रक्कम रुपये 
७५० ( ना -परतावा ) भरणा करून उपलब्ध होतील . निविदा दिनांक २२ मे २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील व निविदेचा 
लिफाफा क्र . १ ( टेक्निकल बीड ) दिनांक २२ मे २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता अधिष्ठाता यांच्या कार्यालयाच्या सभागृहात उघडण्यात 
येईल . दिलेल्या वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . तसेच एक किंवा सर्व निविदा रद्द करण्याचा अधिकार 
अधिष्ठातांकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. 


अधिष्ठाता. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर . 


DEAN , GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE , NAGPUR 


Tender Notice 


Dean , Government Medical College, Nagpur invites tender under two bid system for the running and 
maintenance of swimming pool for a period of one year on contract basis. The information is mentioned in 
the tender form which is issued for Rs. 750 ( non -refundable ) from 2nd May 2015 during working hours to 
22nd May 2015 ( upto 1-00 p.m.) and on working days . Tender form will be accepted till 22nd May 2015 upto 
2-00 p.m. Envelope No. 1 ( Technical Bid ) will be opened on the same day at 3-00 p.m. Right to reject one 
or all tender forms is reserved with the undersigned . 


क्रमांक एमसीएन / फ / ६२३५ / १५ , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१५ . 


Dean , 
Government Medical College , 

Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


११ 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू, जिल्हा पालघर 


ई- निविदा सूचना 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , डहाणू, जिल्हा पालघर यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहे या ठिकाणी 
गॅस सिलेंडर व इतर साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी सन २०१५-१६ करिता दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन निविदा खालीलप्रमाणे मागविण्यात येत 
आहेत : 
अ . क्र . कार्यालयीन प्रक्रिया निविदाधारकांची प्रक्रिया 

सुरू दिनांक व वेळ 

अंतिम दिनांक व वेळ 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


२ 


२७ एप्रिल २०१५ 
२८ एप्रिल २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 
२८ एप्रिल २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 


२७ एप्रिल २०१५ 

१ ९ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 


ऑनलाईन निविदा विक्री व 
भरणे ( Download ) 
ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक 
लिफाफा) . 


३ 


१ ९ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 


४ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे . 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 


५ 


ऑनलाईन दरपत्रक 
लिफाफा बंद करणे. 


६ 


ऑनलाईन निविदा सादर 
करणे. 


२० मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 

२० मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 

२२ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 

२५ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 

२६ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 

२३ मे २०१५ 
वेळ १७-०० वा . 

२५ मे २०१५ 
वेळ १८-०० वा . 

२६ मे २०१५ 
वेळ १८-०० वा . 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे. 


८ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
उघडणे. 


अटी व शर्ती. 

१ . निविदा फॉर्म http://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक 
१ ९ मे २०१५ रोजी सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध राहतील . निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. सर्व निविदा 
प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच राहील . 

२ . सदर निविदा या दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील. 


३ . निविदेतील अटी / शर्ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाहीत. कोणत्याही निविदा अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा / रद्द करण्याचा 
अंतिम अधिकार कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे. 


४ . 


निविदा फॉर्म व बयाणा रकमेचा धनाकर्ष ऑनलाईन जमा करावा. 


५. काही अपरिहार्य कारणामुळे वरील ठिकाण , वेळेत व दिनांकास 

वेळेत व दिनांकास निविदा उघडणे शक्य नसल्यास तशी सूचना 
http://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल . ई- टेडरींगबद्दल अधिक माहितीसाठी ०२०-२५३१५५५५ या 
दूरध्वनीवर संपर्क साधावा . 


६. इंटरनेट , विद्युतपुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणामुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबादारी प्रकल्प अधिकारी , 
डहाणू कार्यालयाची राहणार नाही . ईमेल, फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


क्रमांक गॅस वाहतूक / २०१५-१६ / प्र.क्र ./ का -३( ४ )/ २७१८ , 
दिनांक २१ एप्रिल २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

डहाणू, जिल्हा पालघर . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-२ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू , ता . डहाणू, जिल्हा पालघर 


ई-निविदा सूचना 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू, जिल्हा पालघर हे प्रकल्पाच्या अधिनस्त असलेल्या ३३ शासकीय आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिलाई कामाकरिता सन २०१५-२०१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाईन पद्धतीनुसार जाहीर निविदा खालीलप्रमाणे मागविण्यात येत 
आहेत : 
अ . क्र . कार्यालयीन प्रक्रिया निविदाधारकांची प्रक्रिया 

सुरू दिनांक व वेळ 

अंतिम दिनांक व वेळ 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


निविदा प्रसिद्ध 


१ 

२ 


२३ एप्रिल २०१५ 
२४ एप्रिल २०१५ 

वेळ १०-०० वा . 
२४ एप्रिल २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 


२३ एप्रिल २०१५ 

१५ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 


ऑन लाईन निविदा विक्री व 
भरणे ( Download ). 

ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक 
लिफाफा ) . 


३ 


१५ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 


४ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे . 


१७ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 

१७ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-३० वा . 


५ 


१६ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 
१६ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 

१८ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 


ऑनलाईन दरपत्रक 
लिफाफा बंद करणे. 


६ 


ऑनलाईन निविदा सादर 


करणे. 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे. 
ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
उघडणे. 


२० मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 

२१ मे २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 


१ ९ मे २०१५ 
वेळ १७-०० वा . 

२० मे २०१५ 
वेळ १८-०० वा . 

२१ मे २०१५ 
वेळ १८-०० वा . 


८ 


अटी व शर्ती. 


( १) निविदा फॉर्म http://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवरती दिनांक २४ एप्रिल २०१५ ते १५ मे २०१५ सायंकाळी 
१७-३० वाजेपर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध राहतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. सर्व निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच 
राहील . 


( २ ) 


सदर निविदा या दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील . 


( ३) निविदेच्या अटी /शर्ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाहीत. कोणत्याही निविदा अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा/रद्द करण्याचा 
अंतिम अधिकार कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे . 


( ४ ) 


निविदा फॉर्म व बयाणा रकमेचा धनाकर्ष ऑनलाईन जमा करावे . 


( ५ ) काही अपरिहार्य कारणामुळे वरील ठिकाण, वेळेत व दिनांकास निविदा उघडणे शक्य नसल्यास तशी सूचना 
http://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल . ई-टेंडरींगबद्दल अधिक माहितीसाठी ०२०-२५३१५५५५ या 
दूरध्वनीवर संपर्क साधावा . 


( ६) इंटरनेट, विद्युतपुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणामुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी , 
डहाणू कार्यालय यांची राहणार नाही . ईमेल,फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही . 


क्र . गणवेशशिलाई / २०१५-१६ / प्र . क्र . /का.३(४)/२७१७ , 
दिनांक २१ एप्रिल २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

डहाणू , जिल्हा पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


३ 


प्रथम मुदतवाढ 


तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( कारागृह ), दक्षिण 
विभाग, भायखळा,मुंबई ४०० ००८ यांचे अधिपत्याखाली येत असलेल्या कोकण महसूल विभागातील अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह यांचे कार्यालयातील 
बेकरी विभागासाठी कारागृह उद्योगाअंतर्गत चालणाऱ्या उपक्रमासाठी मैदा ( सुपर फाईन क्वॉलिटी ए- ग्रेड ) खरेदी प्रक्रिया ई-निविदा पद्धतीने करावयाची आहे . 
त्याकरिता निविदा फॉर्म व निविदेसंबंधी अटी व शर्ती हे https://mpd.maharashtra.etenders.in या कार्यालयीन संकेतस्थळावर दिनांक १८ एप्रिल 
२०१५ पासून उपलब्ध होतील. या वस्तूंची खरेदी ई-निविदा पद्धतीने करावयाची आहे. यासाठी असलेल्या अटी व शर्ती, पूर्वीप्रमाणे राहतील तरी निविदाकारांनी 
सदर अटीच्या अधीन राहून गट निहाय ऑनलाईन ई-निविदा प्रणालीमध्ये भाग घेण्यात यावा. वेबसाईटवरून माहिती प्राप्त करून घेऊन निविदा प्रक्रियेत भाग 
घ्यावा, इंग्रजीभाषेतून तपशील खालीलप्रमाणे : 

Tender Notice of Superfine Maida for Thane Central Prison 
Main Portal : https://maharashtra.etenders.in Department e - Tendering Portal : https : // 
mpd.maharashtra.etenders.in 


Online tenders are invited to purchase of Superfine Maida for Thane Central Prison details is as 
follows : 


Serial 

No. 


Item 
Tendered 


Tender 
Document Fee 


EMD 
( In Rs .) 


Validity of Rates 

( In Days ) 


Estimated 
Quantity 
(in Kg. ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 Purchase of Maida 


60,000 


2,000 


5,000 


365 


MPD Stage 


Vendor Stage 


Seq . 
No. 
( 1 ) 


Start Date 
and Time 

( 4 ) 


Expiry Date 
and Time 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Release Tender 


2 .. 


Tender Download 


3 .. 


Bid Preparation 


4 Superhash Generation 

and Bid Lock. 


18th April 2015 , 
10-00 a.m. 
18th April 2015 , 
18-01p.m . 
18th April 2015 , 
12-01p.m . 
2nd May 2015 , 
17-01p.m. 
2nd May 2015 , 
19-01 p.m. 
5th May 2015, 
12-01 p.m. 
5th May 2015 , 
12-01 p.m. 


18th April 2015 , 
18-00 p.m. 
2nd May 2015 , 
12-00 p.m. 
2nd May 2015 , 
17-00 p.m. 
2nd May 2015 , 
19-001 

Op.m. 
5th May 2015 , 
12-00 p.m. 
5th May 2015 , 
18-00 p.m. 
5th May 2015 , 
18-00 p.m. 


5 .. 


Control Transfer of 
Bid. 


6 Technical Bid Opening 


7 Price Bid Opening 


Specifications 


Quantity 


Item 

No. 
( 1 ) 


Descriptions of goods with details of 

specifications 

( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Maida 
Superfine quality Maida -Good quality for 
(human consumption ). 
Specification of Maida of bread flour 
( 1) Condition - Dry free flowing powder free from 

hard lumps and any in sets and to region particles. 
( 2 ) Color -Clean bright white 


60000 Kg. 
( 1200 Bags ) 
Note . — 
( A ) Maida each bag contained 
50.00 Kgs . quantity of Maida 
and Bardan weight extra and 
bardan returnable basis. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 3 ) Odors -Natural with no unusual off odors 


( B ) If the material is not found 


(4 ) Analysis , 

(4.1) Moisture - 14 % Maximum 


50.00 Kg. each bag , the amount 
will be paid on the actual 


quantity basis . 


(4.2 ) Gluten forming proteins– 9.5 % minimum . 
(4.3 ) Total Ash - 1 % 


(Ash insoluble in dilute H.C.L.) + 0.1 % 


( 4.4 ) Alcoholic acidity on dry — not more than 0.12 % 

weight . 
Basic (alcoholic acidity with 90 % Alcohol - H2SO4) 


2 . 


Prisonwise Approximate Quantity (In Kg.) : 


2. Thane Central Prison 


As per above requirement of supply in monthly basis only , it may 
also vary in actual requirement. 


F.O.R. Destination at consignee : Thane Central Prison . 


Terms and Conditions - Tenderer , can download the tender form and specifications from the Electronic 
Tendering System of Maharashtra Prison Department, web portal https://mpd.maharashtra.etenders.in . 
Contractors participating in e - Tendering process should have valid CLASS II or CLASS III Digital Signature 
Certificate issued by any of Government of India approved Certifying Authority . 


B. K. SINGH , 
Special Inspector General of Police (Prison ), 

South Region , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


१५ 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हे महाराष्ट्र राज्यातील विविध शासकीय दूध योजनांसाठी 
सन २०१५-२०१६ करिता लागणाऱ्या भांडार सामग्री पुरवठ्यासाठी खालीलप्रमाणे ई-निविदा मागवित आहेत : 


बयाणा 


अनु 
क्रमांक 
(१ ) 


रक्कम 


भांडार सामग्रीचा तपशील 

( २ ) 


खरेदीचे परिमाण 

( ३ ) 


कोऱ्या निविदा 
संचाचीकिंमत 

( ४ ) 
रुपये 


दराचे 
परिमाण 
( ६ ) 


( ५ ) 
रुपये 
निरंक 


२,००० 


प्रति किलो 
प्रक्रिया खर्च. 


५० मायक्रॉन -१ ९ ६ मे . टन 
६० मायक्रॉन -८० मे . टन 
१०० मायक्रॉन -०२ मे . टन 

एकण -२७८ मे . टन 


५० व ६० मायक्रॉन जाडीची बहूथरीय 
दुधाळ अपारदर्शक ( एल.डी.पी.ई. , एल.एल.डी.पी.ई) 
दोन रंगी छापील पॉलिफिल्म व १०० मायक्रॉन 
बहूथरीय ( एच.डी.पी.ई. , एल.डी.पी.ई. ) दोन रंगी 
छापील पॉलिफिल्म पुरवठा करणे ( फक्त लघु 
उद्योग घटकांकडून ). 
कॉस्टीक सोडा फ्लेक्स ( शुद्ध प्रतीचे) 
स्नो अँकल शुज ( विनिर्देशाप्रमाणे ) 
गमबुट ( सर्जन ) ( विनिर्देशाप्रमाणे ) 


२ 


१०३ मे . टन 


२,००० 
१,००० 


२०,००० 
१५,००० 


३ 


२,१८६ जोडी 
८ ९ ८ जोडी 


प्रति किलो 
प्रति जोड 
प्रति जोड 


४ 


७५० 


७,५०० 


(१) सदर निविदेबाबतची सर्व माहिती डाऊनलोड करणे, निविदा फॉर्म भरणे याकरिता http://mahatenders.gov.in . या वेबसाईटवर 

दिनांक ५ मे २०१५ सकाळी १०-०० वाजतापासून दिनांक १ जून २०१५ रोजी १४-०० वाजेपर्यंत अपलोड करता येईल. 
( २ ) निविदेतील तांत्रिक लिफाफे ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक ३ जून २०१५ रोजी १४-०० वाजता उघडण्यात येतील . 
( ३ ) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे कोणतीही निविदा किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचा हक्क राखून ठेवीत आहेत . 


वाय . ई. केरुरे , भा.प्र.से. 
आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


DAIRY DEVELOPMENT COMMISSIONER , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


E - Tender Notice 


The Dairy Development Commissioner, Maharashtra State, Mumbai on behalf of the Governor of 
Maharashtra invites online Tenders for supply of following items required for Various Milk Schemes in 
Maharashtra State , during the year 2015-16 : 


Sr. 


Name of Item 


Quantity 


E.M.D. 


Cost of 
Tender Form 


No. 


Rate to be 
Quoted per 
unit/Kg. 

(6 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Processing 
Charges 


2000 


Nil 


50 Micron — 196 M. Ts 
60 Micron — 80 M. Ts 
100 Micron — 02 M.Ts 

Total — 278 M.Ts 


per Kg. 


50 Micron and 60 Micron 
Multilayer (LDPE , LLDPE ) 
opaque ( Pigmented ) double 
colour Printed Polyfilm and 
100 Micron Multilayer 
(HDPE , LDPE ) Pigmented 
double colour Printed Polyfilm 
(From S.S.I. Unit Only ). 
Supply of Caustic Soda Flakes 
( Pure Grade ). 
Snow Ankle Shoes 
as per specification 
Gum Boot ( Surgeon ) 
as per specification . 


2 . 


103 M.Ts 


2000 


15000 


Per Kg. 


3 . 


2186 Pairs 


1000 


15000 


Per Pair 


4 . 


898 Pairs 


750 


7500 


Per Pair 


( 1) Bidding documents can be seen and downloaded and submitted from the website 
http://mahatenders.gov.in from dated 05th May 2015 hrs.10-00 a.m. to dated 01st June 2015 , hrs. 


14-00 p.m. 


( 2 ) Technical Bids will be opened online on dated 3rd June 2015 , hrs 14-00 p.m. at The Dairy 
Development Commissioner Office (Desk - 12 ), Administrative Building, 2nd Floor, A. G. Khan Road , Worli 
Sea Face , Mumbai 400 018 . 


( 3 ) The Dairy Development Commissioner , Maharashtra State , Mumbai reserves the right to reject 
any or all the tenders without assigning any reason . 


Str. 3415f4-2R ( ) /aftet / 2084-8E / HTBR 08 /R & CS, 
दिनांक २२ एप्रिल २०१५. 


V. E. KERURE , I.A.S. 
Dairy Development Commissioner , 

Maharashtra State , 
For and on behalf of the Governor of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ /वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


१७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , घोडेगाव , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे 


निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , घोडेगाव , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे हे कार्यालय , प्रकल्प कार्यालयाच्या 
अधिनस्त असलेल्या — गट ड संवर्गातील रिक्त पदांच्या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविण्याकरिता मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत अभिकर्त्याकडून 
मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत . 


सदर निविदेचे कोरे नमुने रुपये २००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) ( ना -परतावा) दिनांक ३० एप्रिल २०१५ ते २० मे २०१५ या 
कालावधीत विक्रीसाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . 


मोहोरबंद निविदा दिनांक ३० एप्रिल २०१५ ते २२ मे २०१५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत स्वीकारल्या जातील . निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा 
फॉर्म सोबत कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 


सदर निविदा नाकारणे अथवा स्वीकारणे याचे पूर्ण अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव, तालुका 
आंबेगाव, जिल्हा पुणे यांनी राखून ठेवलेले आहेत . 


प्रकल्प अधिकारी 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 
घोडेगाव , ता . आंबेगाव , जि . पुणे . 


PROJECT OFFICER , INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROJECT 


Ghodegaon, Taluka Ambegaon , District Pune 


Tender Notice 


Sealed Tenders are invited from recognized /registered agencies who have done recruitment process 
successfully for conducting the entire recruitment procedure of Group D posts . 

The Tender form is available in the Cash from the date on all working days from 30th April 2015 to 
20th May 2015 on payment of Rs. 2,000 (In Words Two Thousands) (non -refundable ) in cash then the cost 
of tender form needs to be paid alongwith the tender purchases. 

Tenders in sealed cover should reach the Project Officer , Integrated Tribal Development Project, 
Ghodegaon, Tal. Ambegaon, Dist. Pune. 


The details of the terms and conditions can be attached with tender form . 


क्रमांक आस्था . २०१४/ प्र.क्र . / का . ३( ५ )/ २०२३/ घोडेगाव , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ . 


Project Officer , 
Integrated Tribal Development Project , 
Ghodegaon , Tal. Ambegaon , Dist. Pune . 


भाग दोन ( पुरवणी) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३०- मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , ठाणे 


ई- निविदा सूचना 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , ठाणे यांच्या अंतर्गत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू , जव्हार, जि . पालघर, शहापूर, 
जिल्हा ठाणे , पेण , जिल्हा रायगड , घोडेगाव, जिल्हा पुणे, सोलापूर , जिल्हा सोलापूर , मुंबई यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रम शाळा व वसतिगृहातील 
विद्यार्थ्यांकरिता खालील तपशीलाप्रमाणे लागणारे आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी सन २०१५-१६ करिता दोन लिफाफा पद्धतीनुसार ई-निविदा 
कार्यप्रणालीचा अवलंब करून ऑनलाईन निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


अ.क्र . 


निविदेचा तपशील 


अंदाजित रक्कम 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


बयाणा रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ शासकीय आश्रमशाळांतील व वसतिगृहातील 
विद्यार्थ्यांकरिता खालील नमूद तपशीलाप्रमाणे 
साहित्याचा पुरवठा करणे. 
१. आंघोळीचा साबण 
२. कपडे धुण्याचा साबण /डिटर्जंट पावडर 
३. भांडी धुण्याचा साबण 
४. खोबरेल तेल 
५. दंतमंजन 
६. सॅनेटरी नॅपकीन 
७. टी.सी.एल. पावडर 
८.फिनाईल 
९ . मेडिकलकिट्स 


रुपये ६-०० कोटी 
( अक्षरी रुपये 
सहा कोटी मात्र ). 


रुपये १८.०० लाख 
( अक्षरी अठरा 


रुपये २,००० 


लाख मात्र ) . 


निविदा प्रक्रियेचा कार्यक्रम, अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे 


अ.क्र . 


निविदाधारकांची प्रक्रिया 


सुरू दिनांक व वेळ 


अंतिम दिनांक व वेळ 


कार्यालयीन प्रक्रिया 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


३० एप्रिल २०१५ 
वेळ १०-०० वा . 


३० एप्रिल २०१५ 
वेळ १७-०० वा . 


२ 


ऑनलाईन निविदा विक्री व भरणे 


३० एप्रिल २०१५ 
वेळ १७-०१ वा . 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-०० वा . 


( Download ) . 


३ 


ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक 
लिफाफा) . 


३० एप्रिल २०१५ 
वेळ १७-०१ वा . 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-०० वा . 


४ 


२१ मे २०१५ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे . 


२२ मे २०१५ 
वेळ १७-३० वा . 


वेळ १७-०१ वा . 


२१ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
बंद करणे. 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-३० वा . 


६ 


ऑनलाईन निविदा सादर करणे 


२२ मे २०१५ 
वेळ १७-३१ वा . 


२५ मे २०१५ 
वेळ १७-०० वा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


१ ९ 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


२७ मे २०१५ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे . 


२६ मे २०१५ 
वेळ ११-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


८ 


२६ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
उघडणे . 


वेळ ११-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


निविदेच्या अटी व शर्ती. 

(१ ) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 


( २ ) निविदा विक्री वर दर्शविलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राहील . 


( ३) डाऊनलोड करण्यायोग्य निविदा फार्म व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती संकेतस्थळ https://tribal.maharashtra.etenders.in वर 
उपलब्ध आहे . 


( ४ ) सर्व पात्र / इच्छुक ठेका निविदाधारकांनी निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा 
maharashtra.etenders.in यावर enroll करणे आवश्यक आहे . Email : support.gom@nextenders.com, Help Desk No. 020 


30187500 . 


( ५ ) एक किंवा सर्वनिविदा स्वीकृत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार या कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे. 


( ६ ) निविदा फॉर्मची रक्कम ऑनलाईन पे केल्यानंतरच निविदा ऑनलाईन भरता येईल . 


( ७ ) इंटरनेट , विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादि कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास , ठाणे यांची राहणार नाही . 


( ८ ) ई-मेल, फॅक्स, हस्तपोच द्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


( ९ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रावरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल . 


( १० ) तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याच दिवशी अपर आयुक्त , आदिवासी विकास, ठाणे यांचेदालनात उघडण्यात 
येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

( ११ ) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय , २ जानेवारी १९९९ मधील परिशिष्ट -११ नुसार व आदिवासी विकास विभाग , शासन निर्णय , 
दिनांक ४ मार्च २०१४ नुसार फिनाईल व मेडिकल किटस् (हाफकिन विभागाकडून) हे लघुउद्योजकांकडून खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. 


( १२ ) सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात सदर साहित्य पुरवठा करण्याकरिता ई-निविदा प्रणालीमध्ये भाग घेतलेल्या व पात्र झालेल्या मान्यताप्राप्त 
आदिवासी महिला बचत गट, आदिवासी सेवाभावी संस्था / वैयक्तिक आदिवासी ठेकेदार यांना आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
अन्वये प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल याची नोंद असावी . 


/ का -२ ( ३ ) / १६४ ९ , 


क्र.लेखा-२०१५ / प्र.क्र . 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ . 


अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास , ठाणे. 


भाग दोन ( पुरवणी) 


-३ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , ठाणे 


ई- निविदा सूचना 


. 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , ठाणे यांच्या अंतर्गत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू, जव्हार, जि . पालघर, शहापूर , 
जिल्हा ठाणे, पेण, जिल्हा रायगड, घोडेगाव,जिल्हा पुणे, सोलापूर, जिल्हा सोलापूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळांना प्रथम सत्राकरिता दूध , अंडी, 
केळी,ऋतुमानानुसार फळे, नाचणी , सफरचंद ऋतुमानानुसार फळांचा खालील तपशिलाप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी सन २०१५-१६ करिता दोन लिफाफा 
पद्धतीनुसार ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करून ऑनलाईन निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदेचा तपशील 


निविदा फॉर्म 


बयाणा रक्कम 


अंदाजित रक्कम 


किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


१ आदिवासीविकास विभागाच्या शासकीय 


आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्राकरिता 


रु . १२ कोटी 


रु .२,००० 


रु.३६.०० लाख 


( अक्षरी रुपये 


( अक्षरी छत्तीस लाख मात्र ) 


दूध, अंडी, केळी, नाचणी , सफरचंद 
ऋतुमानानुसार फळांचा 

पुरवठा करणेबाबत . 


बारा कोटी मात्र ) 


निविदा प्रक्रियेचा कार्यक्रम, अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे : 


. 


अ . क्र . 


कार्यालयीन प्रक्रिया 


निविदाधारकांची प्रक्रिया 


सुरू दिनांक व वेळ 


अंतिम दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


३० एप्रिल २०१५ 


३० एप्रिल २०१५ 


वेळ १०-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


२ 


ऑनलाईन निविदा विक्री व भरणे 


३० एप्रिल २०१५ 


२१ मे २०१५ 


( Download ) 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-०० वा . 


३ 


ऑनलाईन निविदा भरणे 


३० एप्रिल २०१५ 


२१ मे २०१५ 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-०० वा . 


( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक 
लिफाफा ). 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 


२१ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 


बंद करणे. 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-३० वा . 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 


२१ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 


बंद करणे. 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-३० वा . 


ऑनलाईन निविदा सादर करणे 


२२ मे २०१५ 


२५ मे २०१५ 


वेळ १७-३१ वा . 


वेळ १७-०० वा . 


७ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 


२६ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


उघडणे. 


वेळ ११-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


८ 


२६ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
उघडणे . 


वेळ ११-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


२१ 


निविदेच्या अटी व शर्ती : 

( १ ) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 


( २ ) निविदा विक्री वर दर्शविलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राहील . 


( ३ ) डाऊनलोड करण्यायोग्य निविदा फॉर्म व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती संकेतस्थळ https://tribal.maharashtra.etenders.in वर 
उपलब्ध आहे . 


( ४ ) सर्व पात्र / इच्छुक ठेका निविदाधारकांनी निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा 
प्रणालीचा maharashtra.etenders.in यावर enroll करणे आवश्यक आहे. Email : support.gom@nextenders.com, Help Desk 
No. 020-30187500 . 


( ५ ) एक किंवा सर्वनिविदा स्वीकृत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार या कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून 

ठेवला आहे . 


( ६ ) निविदा फॉर्मची रक्कम ऑनलाईन पे केल्यानंतरच निविदा ऑनलाईन भरता येईल. 


( ७) इंटरनेट , विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास , ठाणे यांची राहणार नाही. 


( ८ ) ई- मेल ,फॅक्स, हस्तपोचद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


( ९ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल. 


(१०) तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याच दिवशी अपर आयुक्त , आदिवासी विकास , ठाणे यांचे दालनात उघडण्यात 
येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


(११ ) सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात सदर साहित्य पुरवठा करण्याकरिता ई-निविदा प्रणालीमध्ये भाग घेतलेल्या व पात्र झालेल्या मान्यताप्राप्त 
आदिवासी महिला बचत गट , आदिवासी सेवाभावी संस्था / वैयक्तिक आदिवासी ठेकेदार यांना आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय , दिनांक ४ मार्च २०१४ 
अन्वये प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल याची नोंद असावी . 


क्र . लेखा-२०१५ / प्र.क्र ./ का -२( ३ ) / १६५२, 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ . 


अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास, ठाणे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , ठाणे 


ई -निविदा सूचना 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या अंतर्गत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू, जव्हार , जि . पालघर , शहापूर , 
जिल्हा ठाणे, पेण ,जिल्हा रायगड, घोडेगाव, जिल्हा पुणे, सोलापूर , जिल्हा सोलापूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळांना नवीन गॅस शेगड्यांचा पुरवठा 
करण्यासाठी सन २०१५-१६ करिता दोन लिफाफा पद्धतीनुसार ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करून ऑनलाईन निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


अ.क्र . 


निविदेचा तपशील 


निविदा फॉर्म 


बयाणा रक्कम 


अंदाजित रक्कम 


किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


रु . ७५,००० 


१ शासकीय आश्रमशाळांना नवीन गॅस शेगड्यांचा रु . २५.०० लाख 
पुरवठा करणेबाबत 

( अक्षरी रुपये 


रु . २,००० 


( अक्षरी पंच्याहत्तर हजार मात्र ) 


पंचवीस लाख मात्र ) 


निविदा प्रक्रियेचा कार्यक्रम व अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे : 


अ . क्र . 


कार्यालयीन प्रक्रिया 


निविदाधारकांची प्रक्रिया 


सुरू दिनांक व वेळ 


अंतिम दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


३० एप्रिल २०१५ 


३० एप्रिल २०१५ 


वेळ १०-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


२ 


ऑनलाईन निविदा विक्री व भरणे 


३० एप्रिल २०१५ 


२१ मे २०१५ 


( Download) 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-०० वा . 


ऑनलाईन निविदा भरणे 


३० एप्रिल २०१५ 


२१ मे २०१५ 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-०० वा . 


( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्रक 
लिफाफा ). 


४ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 


२१ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 


बंद करणे. 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-३० वा . 


५ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 


२१ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 


बंद करणे. 


वेळ १७-०१ वा . 


वेळ १७-३० वा . 


ऑनलाईन निविदा सादर करणे 


२२ मे २०१५ 


२५ मे २०१५ 


वेळ १७-३१ वा . 


वेळ १७-०० वा . 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 


२६ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


उघडणे. 


वेळ ११-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


८ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 


२६ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


उघडणे. 


वेळ ११-०० वा . 


वेळ १७-०० वा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


२३ 


निविदेच्या अटी व शर्ती : 


(१ ) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 


( २ ) निविदा विक्री वर दर्शविलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे राहील . 


( ३ ) डाऊनलोड करण्यायोग्य निविदा फॉर्म व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती संकेतस्थळ https://tribal.maharashtra.etenders.in वर 
उपलब्ध आहे. 


( ४ ) सर्व पात्र /इच्छुक ठेका निविदाधारकांनी निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा 
maharashtra.etenders.in यावर enroll करणे आवश्यक आहे. Email : support.gom@nextenders.com, 

Help Desk No. 020-30187500 . 


( ५ ) एक किंवा सर्व निविदा स्वीकृत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार या कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून 

ठेवला आहे . 


( ६ ) निविदा फॉर्मची रक्कम ऑनलाईन पे केल्यानंतरच निविदा ऑनलाईन भरता येईल . 


( ७) इंटरनेट , विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादि कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास , ठाणे यांची राहणार नाही. 


( ८ ) ई- मेल ,फॅक्स, हस्तपोच द्वारे सादर केलेल्या निविदाचा विचार केला जाणार नाही. 


(९ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्राची तपासणी मूळ कागदपत्रावरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल . 


( १० ) तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याचदिवशी अपर आयुक्त , आदिवासी विकास, ठाणे यांचे दालनात उघडण्यात 
येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


( ११ ) सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात सदर साहित्य पुरवठा करण्याकरिता ई-निविदा प्रणालीमध्ये भाग घेतलेल्या व पात्र झालेल्या मान्यताप्राप्त 
आदिवासी महिला बचत गट, आदिवासी सेवाभावी संस्था / वैयक्यतिक आदिवासी ठेकेदार यांना आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ४ मार्च २०१४ 
अन्वये प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल याची नोंद असावी . 


क्र . लेखा-२०१५ / प्र.क्र . / का -२( ३ ) / १६५४ , 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ . 


अपर आयुक्त , 
आदिवासी विकास , ठाणे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


वैद्यकीय अधीक्षक , उप जिल्हा रुग्णालय, डहाणू , जिल्हा पालघर 


निविदा सूचना 


( रुग्णालयीन वस्त्रधुलाई सेवा) 
वैद्यकीय अधीक्षक , उप जिल्हा रुग्णालय डहाणू , जिल्हा पालघर यांच्याकडून शासकीय रुग्णालयाकरिता, दिनांक १ जुलै २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
दोन्ही दिवस धरून रुग्णालयीन वस्त्रधुलाई सेवा पुरविण्याकरिता दिनांक १० जून २०१५ रोजी पर्यंत किंवा तत्पूर्वी हस्तांतरित वितरणाद्वारे किंवा रजिस्टर टपाल 
वितरणाद्वारे पोहोचतील अशा रीतीने मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत . दिलेली तारीख व वेळेनंतर हस्तांतरित वितरणाद्वारे किंवा 
रजिस्टर टपालवितरणाद्वारे आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 
प्रत्येक निविदेसोबत , 

( १) दिनांक १ जुलै २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीतील अंदाजित रुग्णालयीन वस्त्रधुलाई सेवा मूल्याच्या ५ टक्के अनामत 
रक्कम रुपये २०,००० ( रुपये वीस हजार मात्र ) म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वैद्यकीय अधीक्षक , उप जिल्हा रुग्णालय , डहाणू यांचे नावे भरल्याचे कॉल 
डिपॉझिट अथवा ड्राफ्ट शेड्युल जोडावे लागेल. ज्या शेड्युलसोबत बँक ड्राफ्ट रहाणार नाही असे शेड्युल विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

( २ ) प्राप्तीकर सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता भरल्याचा दाखला ( लागू असल्यास ) 
( ३ ) मे , २०१५ अखेर सेल टॅक्स भरल्याचा दाखला . 
( ४ ) सॉलव्हन्सी प्रमाणपत्र बँकेचे ( लागू असल्यास ). 
( ५ ) संस्थेची पात्रता व सांपत्तीक स्थितीबाबत दाखला ( वार्षिक आर्थिक उलाढालीसह ). 
( ६ ) संस्थेकडे/ ठेकेदाराकडे असलेल्या मनुष्यबळाचा तपशील. 

( ७ ) विशेष कौशल्य अथवा संबंधित अतिरिक्त माहिती. 
विविध प्रपत्रातील दरपत्रक, 

निविदा दिनांक १५ जून २०१५ रोजी वैद्यकीय अधीक्षक यांच्या दालनात दुपारी ३-०० वाजता समिती समक्ष निविदाधारकांच्या उपस्थितीत 
उघडण्यात येतील. निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना (रुग्णालयीन वस्त्रधुलाई) असे व तसेच निविदाधारकाचे नाव व वर्षलिहावे. 

निविदापत्र वैद्यकीय अधीक्षक यांचे कार्यालयामध्ये कामाच्या दिवशी सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत रुपये १०० ( अक्षरी रुपये 
शंभर मात्र ) भरणा केल्यानंतरच दिनांक २५ मे २०१५ ते १० जून २०१५ या कालावधीत मिळतील , या तारखांनंतर निविदापत्र उपलब्ध राहणार नाही. 
रुग्णालयीन वस्त्रधुलाई कामाची व्याप्ती , 

( १) रुग्णालयांतील एकूण खाटांची मंजूर संख्या १०० व त्यापैकी, सरासरी रुग्ण दररोज ५० (जिल्हा रुग्णालय रुग्णसंख्या खाटांच्या ७० टक्के 
तर उप जिल्हा रुग्णालयांतील रुग्णसंख्या खाटांच्या ५० टक्के ) इतक्या रुग्णांच्या प्रकारचे कपडे रुग्णागणवेश, स्त्री गाऊन , सोलापुरी चादरी , 
मच्छरदाणी इत्यादी आठवड्यातून दोन वेळा धुवावे लागतील. 

( २) या शिवाय रुग्णालयांत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या आपतकालीन परिस्थितीत वस्त्रांची धुलाई आवश्यकतेनुसार 
करणे बंधनकारक राहील . 

( ३) रुग्णालयामध्ये दररोज ५ ते १६ बाळंतपणे, ७ ते १३ शस्त्रक्रिया होतील. सदरच्या रक्ताने माखलेल्या वस्त्रांचे निर्जंतुकीकरण करणे 
आवश्यक राहील . 

( ४ ) या शिवाय रुग्णालयांतील पडदे, बेडसाईड स्क्रिनचे कपडे इत्यादी दर आठ दिवसांनी धुवावे लागतील . 

( ५ ) रेड वुलन ब्लँकेट महिन्यातून एकदा धुवावे लागतील. 
कामाचे स्वरूप, 

( १) दररोज सकाळी ११-३० वाजता प्रत्येक रुग्णकक्षातून शस्त्रक्रिया गृहातून , प्रसूतिगृहातून , धुवावयाची वस्त्रे लॉन्ड्री बॅगमध्ये मोजून गोळा करणे 
व त्याची नोंद नोंदवहीत घ्यावी व संबंधित कक्ष प्रमुखांची स्वाक्षरी घ्यावी. 

( २ ) शस्त्रक्रिया गृहातून व प्रसूतिगृहातून रक्ताने माखलेले सर्व वस्त्रे वेगळ्या लॉन्ड्री बॅगमध्ये (पिवळ्या रंगाच्या प्लॅस्टिक बॅगमध्ये) गोळा करून 
तो प्रथम १ ते १-५ टक्के सोडियम हायपोक्लोराइड मध्ये ३० मिनिटे बुडवून ठेवणे , रक्ताने माखलेल्या वस्त्रांचेनिर्जंतुकीकरण करतांना हातमौजे 
वापरावेत . 

( ३) निर्जंतूक केलेली तसेच निर्जंतुकीकरण व करावी लागणारी वस्त्रे वेगळ्या लॉन्ड्री बॅगमधून धुण्यासाठी घेऊन जाणे . 
( ४ ) वस्त्रधुलाईकरिता साबण व वॉशिंग पावडरचा उपयोग करणे. 
( ५ ) शस्त्रक्रिया गृह व प्रसूतिगृह कक्षांतील वस्त्रांची धुलाई स्वतंत्ररीत्या करण्यात यावी. 
( ६ ) धुतलेली वस्त्रे उन्हांत वाळवावीत . 
( ७ ) वाळविलेल्या वस्त्रांना इस्त्री करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


२५ 


( ८ ) नोंदवही ठेवून त्यामध्ये वस्त्रांची देवाणघेवाण, धुलाईकरिता वापरण्यात आलेला साबण, डिटर्जंट याबाबतचा खर्चाचा तपशील नोंदवून 
ठेवावा तसेच सदरची नोंदवही मागणीनुसार वरिष्ठांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करून घ्यावी. 

( ९ ) गोळा केलेली वस्त्रे धुलाई इस्त्रीनंतर ३ दिवसांचे आत परत करणे बंधनकारक राहील . 

(१० ) गहाळ झालेल्या अथवा फाटलेल्या वस्त्रांची नुकसानभरपाई जमा असलेल्या निधीतून वळती करून घेण्यात येईल . 
रुग्णालयाकडून ठेकेदाराकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सोईबाबत , 

वस्त्रधुलाईकरिता पाणीपुरवठा. 
धुलाई कक्ष. 

धुलाई कामाचे संनियंत्रण . 
( १) वस्त्रधुलाईची गुणवत्ता व पडताळणीसाठी खालील समितीमार्फत दर ३ महिन्यांनी समितीची सभा बोलावून करण्यात येईल 

अध्यक्ष 
वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग-१, 
वैद्यकीय अधिकारी , वर्ग -२ , 
कार्यालयीन अधीक्षक , वर्ग -३, 
भांडारपाल, वरिष्ठ लिपिक , वर्ग-३, 
सहायक अधिसेविका, वर्ग-३ , 
प्रत्येक विभागांतील परिसेविका , वर्ग -३ , 

ठेकेदाराचे प्रतिनिधी इत्यादी. 
( २) धुलाई कामाची पहाणी अचानकपणे केली जाईल त्याबाबतचे अभिप्राय नोंदविले जातील व असमाधानकारक धुलाईबाबत समज देण्यात येईल . 

कामामध्ये सुधारणा न दिसून आल्यास दंड आकारण्यात येईल . कंत्राटदारांच्या सेवा मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने न आढळल्यास त्या कुठल्याही 
क्षणी रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार वैद्यकीय अधीक्षक यांचेकडे राखून ठेवण्यात आलेला आहे. अशा परिस्थितीत निविदाधारकांनी 

भरलेली हमी रक्कम जप्त करण्यात येईल . 
निविदाधारकांनी वरील सर्व अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून नमूद केलेल्या प्रमाणकानुसार वस्त्रधुलाईचे दर नमूद करावेत . निविदा मंजूर झालेनंतर 
करारनामा वेगळा भरावा लागेल तसेच करारनाम्यासोबत १० टक्के रकमेचे एक वर्ष कालावधीचे बँकेचे हमीपत्र प्राप्त झालेनंतर अनामत रकमेचा ड्राफ्ट परत 
करण्यात येईल . प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी, कोणतीही निविदा किंवा सर्वनिविदा काही कारण न दाखविता नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहे. 
निविदा मंजूर झालेनंतर संबंधित ठेकेदाराला रुपये १०० ( रुपये शंभर मात्र) च्या बॉन्ड पेपरवर करारनाम्याच्या अटी तसेच निविदेमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
अटी व शर्ती स्वहस्ताक्षरामध्ये वैद्यकीय अधीक्षकांच्या नावाने लिहून घ्याव्या लागतील . 


क्रमांक आस्था/ उजिरुड / भांडार / आस्वनि / ८८१ / २०१५ , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ . 


वैद्यकीय अधीक्षक , वर्ग-१ , 
उप जिल्हा रुग्णालय , डहाणू , जिल्हा पालघर . 


भाग दोन ( पुरवणी ) -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 

अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे 


ई - निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे ४११ ००६ हे सन २०१५-२०१६ या वर्षाकरिता कारागृह 
उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता ई-निविदा मागवित आहेत . निविदा संदर्भातील सर्व कागदपत्रे नमूद ई-टेंडर साईटवर दिनांक ३० एप्रिल २०१५ 
पासून दिनांक २५ मे २०१५ पर्यंत खरेदी व डाऊनलोड करता येतील : 


Items 


Serial 

No. 


Quantity 


EMD 


Tender Form 

Fee 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( Rs. ) 


( Rs. ) 
750 


1 


2 


750 


Purchase of G. I. Sheet 2500x1250x0.80 mm 
Purchase of S. S. Sheet 2500x1250x2.00 mm 
Purchase of S. S. Sheet 2500x1250x3.15 mm 
Purchase of Aluminium Sheet 2500x1250x0.80 mm 


3900 Kgs . 
1100 Kgs . 
1100 Kgs . 
940 Kgs. 


5,000 
5,000 
5,000 
5,000 


3 


750 


4 


750 


ई-टेंडरींग प्रक्रियेत भाग घेण्याबाबत आवश्यक असणारी सर्व माहिती टेंडरच्या कागदपत्रासह उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 


Main Portal : http://maharashtra.etenders.in 
Prison Department Portal : http://mpd.maharashtra.etenders.in 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


२७ 


SUPERINTENDENT, YERWADA CENTRAL PRISON , PUNE 


E - Tender Notice 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent , Yerwada Central Prison , Pune 411 006 
invites online tenders for prison industries for the financial year 2015-2016 from reputed manufactures or 
through their authorized dealers for supply of following items. Tender Documents will be available on mentioned 
E - Tendering site for purchase and downloading from 30th April 2015 to 25th May 2015 : 


Serial 
No. 


Items 


Quantity 


EMD 


Tender Form 

Fee 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( Rs.) 


1 


750 


2 


750 


Purchase of G. I. Sheet 2500x1250x0.80 mm 
Purchase of S. S. Sheet 2500x1250x2.00 mm 
Purchase of S. S. Sheet 2500x1250x3.15 mm 
Purchase of Aluminium Sheet 2500x1250x0.80 mm 


3900 Kgs . 
1100 Kgs . 
1100 Kgs . 
940 Kgs. 


(Rs.) 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 


3 


750 


4 


750 


Additional details regarding e -tendering process are available in Tender Document. 
Main Portal : http://maharashtra.etenders.in 
Prison Department Portal : http://mpd.maharashtra.etenders.in 


. 14T/ File / 888 /2084-208 € , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१५ . 


Superintendent, 
Yerwada Central Prison , Pune. 


ATT HA ( equit )—834 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अधीक्षक , पुणे उरो रुग्णालय , औंध छावणी , पुणे 

निविदा सूचना ( वस्त्रधुलाई सेवा) 
मा . अधीक्षक , पुणे उरो रुग्णालय , औंध छावणी, पुणे -२७ यांच्याकडून १२० मंजूर खाटांच्या क्षय रुग्णालयातील आंतररुग्णांकरिता 
वस्त्रधुलाई सेवा १ वर्षाच्या कालावधीसाठी दिनांक २१ मे २०१५ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी हस्तांतरित वितरणाद्वारे किंवा रजिस्टर 
पोस्टाने पोहोचतील अशा रीतीने मोहोरबंद निविदा पाकीट क्रमांक १ ( निविदेसोबत खाली दिलेल्या १ ते ९ कागदपत्रे ) व पाकीट क्रमांक २ 
( वार्षिक खर्च/ दरपत्रक ) मध्ये मागविण्यात येत आहेत . दिलेली तारीख व वेळेनंतर हस्तांतरित वितरणाद्वारे किंवा रजिस्टर पोस्टाने निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


प्रत्येक निविदेसोबत : 


( १ ) वस्त्रधुलाई सेवा एक वर्षाच्या कालावधीकरिता बयाणा रक्कम म्हणून रुपये ५,००० ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) रकमेचा डिमांड 
ड्राफ्ट “ अधीक्षक , उरो रुग्णालय , औंध, पुणे -२७ ” यांच्या नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेमधून काढण्यात येऊन निविदेसोबत जोडावा . ज्या शेड्यूलसोबत 
बँक ड्राफ्ट राहणार नाही असे शेड्यूल विचारात घेतले जाणार नाहीत . खालील कागदपत्रे सक्षम अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करून जोडावीत . 


( २ ) मागील तीन वर्षांचा प्राप्तीकर भरल्याचा दाखला . 


( ३ ) गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या कामाच्या अनुभवाची यादी, छोटा व्यापारी असेल तर शॉप अॅक्ट , १९ ४८ प्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र . कपडे 
धुण्याकरिता उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामग्रीची माहिती निविदेसोबत जोडावी . 

( ४ ) रुपये ५०,००० पर्यंतचे अद्ययावत सॉलव्हन्सी दाखला . 
(५ ) मागील तीन वर्षांचा सेल्स टॅक्स पूर्ण भरणा केल्याचा दाखला ( सेल्स टॅक्स क्लिअरन्स प्रमाणपत्र, सेल्स टॅक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र). 
( ६ ) वस्त्रधुलाई संस्था नोंदणीचे प्रमाणपत्र . 
( ७) संस्थेकडे असलेल्या मनुष्यबळाचा तपशील . 
( ८ ) विशेष कौशल्य अथवा संबंधित अतिरिक्त माहिती. 
( ९ ) सहकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्राविषयी सक्षम नोंदणी प्राधिकाऱ्याचेपत्र . 


विहित प्रपत्रातील दरपत्रक. 


- 


निविदा दिनांक २१ मे २०१५ रोजी अधीक्षक , उरो रुग्णालय , औंध , पुणे-२७ यांच्या कार्यालयात दुपारी ३-३० वाजता निविदा 
समितीसमक्ष निविदाधारकांच्या उपस्थितीत उघडण्यात येतील . निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना “ क्षय रुग्णांकरिता वस्त्रधुलाई सेवा ” पाकीट 
क्रमांक १ व पाकिट क्रमांक २ असे पाकिटावर नमूद करावे. तसेच निविदाधारकाचे नाव आणि दिनांक लिहावा. 

निविदा शेड्यूल फॉर्म अधीक्षक , पुणे उरो रुग्णालय , औंध , पुणे -२७ यांच्या कार्यालयात कामाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते सायंकाळी 
५-०० दरम्यान दिनांक ३० एप्रिल २०१५ ते दिनांक २० मे २०१५ पर्यंत प्रत्येकी ३०० रुपयांना मिळतील . दिनांक २० मे २०१५ तारखेनंतर 
निविदा शेड्यूल फॉर्म उपलब्ध राहणार नाही . 

निविदेतील दर सर्व कर , शुल्क इ.सह नमूद करण्यात यावेत . 

सहकारी संस्थांनी त्यांची निविदा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांच्यामार्फत संस्थांची पात्रता व सांपत्तिक स्थितीबाबत व 
दाखल्यासहित पाठवाव्यात . शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी संस्थांना निविदेत भाग घेता येणार नाही. 
पुणे उरो रुग्णालय , औंध या रुग्णालयाच्या वस्त्रधुलाईकरिता दरमहा सरासरी कपड्यांची यादी. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


कपड्यांचा तपशील 

( २ ) 


दरमहा सरासरी 

एकूण 

कपडे 
( ३ ) 


१ 


पांढरे बेडशीट 


२७४ 


२ 


रंगीत बेडशीट 


२ ९ ४ 


३ 


उशी कव्हर 


४ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


२ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ 


ब्लँकेट 


२४८ 


५ 


१२० 


सोलापूर चादर 
पुरुष पायजमा 


६ 


३२० 


७ 


पुरुष शर्ट 


३२० 


८ 


स्त्री परकर 


१६० 


९ 


स्त्री ब्लाऊज 


१६० 


१० 


२६ 


नॅपकिन 
टॉवेल 


११ 


१४ 


१२ 


२१ 


१३ 


३५ 


दरवाजाचे पडदे 
खिडकीचे पडदे 
स्क्रिनस्टँड पडदे 
पार्टिशन पडदे 


१४ 


१६ 


१५ 


१० 


रुग्णालयाचे कपडे धुणे याबाबतच्या अटी व शर्ती: 

( १) कपडे ठेवण्यासाठी देण्यात आलेल्या खोल्यांसाठी नियमाप्रमाणे भाडे व लाईटबिल तसेच धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याचेबिल द्यावे 


लागेल. 


( २) प्रत्येक वॉर्डमध्ये जाऊन धुण्यासाठी रुग्णांचे कपडे गोळा करावे लागतील व धुऊन तसेच सुकवून संबंधित वॉर्डमध्ये द्यावे लागतील . 

( ३) या रुग्णालयाकडून विकत मिळणाऱ्या निविदा फॉर्मवर दर द्यावयाचा आहे. छायांकित प्रत अथवा दुसरा कागद वापरलेला चालणार 
नाही . 

( ४ ) दर पत्रकाच्या फॉर्मवर कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड आकड्यात/ अक्षरात करता येणार नाही. खाडाखोड झाल्यास त्यावर निविदा 
धारकाची पूर्ण स्वाक्षरी असणे आवश्यक राहील . 

( ५ ) निविदाधारकाने रुग्णांचे कपडे धुण्याचे काम न केल्यास स्थानिकरित्या ते काम करून घेतले जाईल . त्यासाठी करण्यात आलेल्या 
तफावतीचा खर्च संबंधित निविदाधारकाच्या देयकातून / अनामत रकमेतून वसूल केला जाईल . 
ठेकेदारांना द्यावयाचा मोबदला. 

ठेकेदारास अनुदान उपलब्ध झाल्यावर देय मोबदला देण्यात येईल . 
रुग्णालयीन वस्त्र धुलाईवर संनियंत्रण : 

( १ ) रुग्णालयीन कपडे गोळा करणे व धुऊन सुकवून प्रत्येक वॉर्डमध्ये अचूक दिल्याची नोंद वॉर्डमधील परिसेविका/ सहायक अधिसेविका 
पाहतील . 


निविदा मंजूर झाल्यानंतर रुपये ५०० च्या मुद्रांकावर करारनामा करावा लागेल . तसेच करारनाम्यासोबत संपूर्ण वर्षाच्या संभाव्य प्रदानाच्या 
५ टक्के रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट “ अधीक्षक , उरो रुग्णालय , औंध ” यांच्या नावे काढून करारनाम्यासोबत सुरक्षा अनामत सादर करणे आवश्यक 
राहील . प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी कोणतीही निविदा किंवा सर्व निविदा काही कारण न दाखविता नाकारण्याचा अधिकार अधीक्षक , पुणे उरो 
रुग्णालय , औंध यांना राहील 


अधीक्षक , 


क्र . पुउरु / वस्त्रधुलाई निविदा/ १००३/ २०१५, 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ . 


पुणे उरो रुग्णालय , औंध छावणी , 

पुणे. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


अंतिम मुदतवाढ 


निविदा सूचना-तिसरे निमंत्रण दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ नुसार मुदतवाढ देऊन खालीलप्रमाणे अग्निशमन सूट / गणवेष , श्वसन उपकरणे यांचे 
दर करार निश्चित करण्यासाठी दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत सीलबंद निविदा मागविण्यात आल्या होत्या : 


अग्निशमन सूट // गणवेषाचा 

पुरवठा 

करणे 
ईएन-४६९ ( नवीन आवृत्ती ) प्रमाणे अग्निशमन सूटचा पुरवठा करणे . 
(II) ईएन आयएसओ-११६१२ प्रमाणे फायर रिटार्डन्ट १०० % कॉटन फॅब्रिक्स असलेले अग्निशमन गणवेषाचा पुरवठा करणे . 
( २) आयएस-११६१२ प्रमाणे पूर्ण फेस मास्क असलेले व आयएस - १०२४५- भाग-२ मानांकनाप्रमाणे सेल्फ कन्टेन्ड श्वसन उपकरणांचा पुरवठा 

करणे. 


( ३) ईएन -१३७ मानांकनाप्रमाणे पूर्णतः परदेशी बनावटीचे सेल्फ कन्टेन्ड श्वसन उपकरणांचा पुरवठा करणे . 
( ४ ) " वाहनांचा माग घेणारी यंत्रणा " ( Vehicle Tracking System) आधारित जी.पी.एस. यंत्रणेचा पुरवठा करणे. 


सदर साहित्यासाठी स्पर्धात्मक किंमत मिळण्यासाठी सिलबंद निविदा सादर करण्याची मुदत दिनांक ५ मे २०१५ रोजी दुपारी १-०० वा. पर्यंत 
वाढविण्यात आली आहे . पूर्व अर्हता अटी , निविदा अर्ज, निविदा शुल्क , प्रि -बीड मिटींगचे इतिवृत्त इत्यादी बाबतचा तपशील 
www.mahafireservice.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


एस . एस . वारीक , 


संचालक , 


महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा . 


FINAL EXTENSION 


Sealed Tenders were invited by 12th December 2014 vide Tender Notice 3rd Call dated 
26th November 2014 for framing the Rate Contract of Fire Fighting Suits , Self-contained Breath 
ing Apparatus Sets : 


( 1 ) Supply of Fire Fighting Suits. 

( I ) Supply of Fire Fighting suits as per EN 469 Latest Edition approved . 
( II) Supply of Fire Fighting Uniforms made from 100 % Cotton Fire Retardant Fabric 

as per EN ISO 11612 . 
( 2 ) Self contained Breathing Apparatus Sets as per IS 10245 Part II and the Full Face 

Mask approved to IS 14166 :1994 . 
( 3 ) Supply of Fully Imported Self contained Carbon Composite Breathing Apparatus Sets 

approved as per EN - 137 . 
(4 ) Supply of GPS (Global Positioning System ) based on Vehicle Tracking System . 


In order to get the competitive price to above equipments, the date of submission of sealed 
Tender is extended upto 5th April 2015 till 13.00 hrs. Pre - qualification , Tender Form , Tender 
fees , Minutes of Pre - Bid meeting, etc. details available 

website 
www.mahafireservice.gov.in . 


are 


on 


our 


S. S. WARICK , 

Director , 
Maharashtra Fire Service . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


३१ 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू, जिल्हा पालघर 


ई -निविदा सूचना 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू जिल्हा पालघर यांचे कार्यक्षेत्रातील डहाणू, पालघर , वसई, तलासरी तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळा 
करिता मटण पुरवठा करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीनुसार खालीलप्रमाणे जाहीर ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


कार्यालयीन प्रक्रिया 


निविदाधारकांची प्रक्रिया 


अंतिम दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


सुरू दिनांक व वेळ 

( ४ ) 
२९ एप्रिल २०१५ 
३० एप्रिल २०१५ 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


२ ९ एप्रिल २०१५ 


२ 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-३० 


वेळ १०-०० 


ऑनलाईन निविदा विक्री व 
भरणे ( Download) 
ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्र लिफाफा ) 


३ 


३० एप्रिल २०१५ 


वेळ १०-०० 


४ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे . 


२२ मे २०१५ 

वेळ १०-०० 
२२ मे २०१५ 
वेळ १०-०० 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-३० 
२३ मे २०१५ 
वेळ १७-३० 
२३ मे २०१५ 


५ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
बंद करणे. 


वेळ १७-३० 


६ 


ऑनलाईन निविदा सादर करणे 


२४ मे २०१५ 


२५ मे २०१५ 


वेळ १०-०० 


वेळ १७-०० 


२६ मे २०१५ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे. 


२६ मे २०१५ 
वेळ १८-०० 


वेळ १०-०० 


८ 


२७ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


ऑन लाईन दरपत्रक लिफाफा 
उघडणे. 


वेळ १०-०० 


वेळ १८-०० 


अटी व शर्ती 


(१ ) निविदा फॉर्म https://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवरती दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजी सकाळी १०-०० ते २१ मे 
२०१५ रोजी सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध राहतील . निविदा फार्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. सर्वनिविदा प्रक्रिया 
ऑनलाईन पद्धतीनेच राहील. 

( २ ) सदर निविदा या दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील . 

( ३) निविदाधारकाच्या निविदेतील अटी / शर्ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाहीत . कोणत्याही निविदा अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा/ रद्द 
करण्याचा अंतिम अधिकार कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे. 

( ४ ) निविदा फॉर्म व बयाना रकमेचा धनाकर्ष ऑनलाईन जमा करावे . 

( ५ ) काही अपरिहार्य कारणामुळे वरील ठिकाणी, वेळेत व दिनांकास निविदा उघडणे शक्य नसल्यास तशी सूचना https: // 
tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. ई-टेडरिंगबद्दल अधिक माहितीसाठी ०२०-२५३१५५५५ या दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा . 

( ६ ) इंटरनेट, विद्युतपुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणामुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी , 
डहाणू कार्यालयाची राहणार नाही. 

( ७ ) ईमेल,फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


क्र . भाजी २०१५-१६ / प्र.क्र . / का .३( ४ ) / २७६ ९ , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

डहाणू, जिल्हा पालघर . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू , जिल्हा पालघर 


ई -निविदा सूचना 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू ,जिल्हा पालघर यांचे कार्यक्षेत्रातील डहाणू , पालघर, वसई, तलासरी तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळा 
करिता भाजीपाला पुरवठा करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीनुसार खालीलप्रमाणे जाहीर ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


कार्यालयीन प्रक्रिया 


निविदाधारकांची प्रक्रिया 


अंतिम दिनांक व वेळ 


( २ ) 


( ३ ) 


सुरू दिनांक व वेळ 

( ४ ) 
२९ एप्रिल २०१५ 
३० एप्रिल २०१५ 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


२ ९ एप्रिल २०१५ 


२ 


ऑनलाईन निविदा विक्री व 
भरणे ( Download ) 


वेळ १०-०० 


२१ मे २०१५ 
वेळ १७-३० 
२१ मे २०१५ 
वेळ १७-३० 


३ 


३० एप्रिल २०१५ 


ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक लिफाफा व दरपत्र लिफाफा ) 


वेळ १०-०० 


४ 


२३ मे २०१५ 
वेळ १७-३० 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे. 

ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
बंद करणे. 


२२ मे २०१५ 
वेळ १०-०० 
२२ मे २०१५ 
वेळ १०-०० 


५ 


२३ मे २०१५ 


वेळ १७-३० 


६ 


ऑनलाईन निविदा सादर करणे 


२४ मे २०१५ 


२५ मे २०१५ 


वेळ १०-०० 


वेळ १७-०० 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे. 


२६ मे २०१५ 
वेळ १०-०० 


२६ मे २०१५ 
वेळ १८-०० 


८ 


ऑन लाईन दरपत्रक लिफाफा 


२७ मे २०१५ 
वेळ १०-०० 


२७ मे २०१५ 
वेळ १८-०० 


उघडणे. 


अटी व शर्ती. 


( १ ) निविदा फॉर्म https://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवरती दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजी सकाळी १०-०० ते २१ मे 
२०१५ रोजी सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध राहतील . निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. सर्व निविदा प्रक्रिया 
ऑनलाईन पद्धतीनेच राहील . 


( २ ) सदर निविदा या दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील . 

( ३ ) निविदाधारकाच्या निविदेतील अटी / शर्ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाहीत . कोणत्याही निविदा अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा/ रद्द 
करण्याचा अंतिम अधिकार कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे. 

( ४ ) निविदा फॉर्म व बयाना रकमेचा धनाकर्ष ऑनलाईन जमा करावे . 

(५ ) काही अपरिहार्य कारणामुळे वरील ठिकाणी, वेळेत व दिनांकास निविदा उघडणे शक्य नसल्यास तशी सूचना https: // 
tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल . ई-टेडरिंगबद्दल अधिक माहितीसाठी ०२०-२५३१५५५५ या दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा . 

( ६ ) इंटरनेट, विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणामुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी , 
डहाणू कार्यालयाची राहणार नाही . 

( ७ ) ईमेल,फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


क्र . भाजी २०१५-१६/ प्र.क्र . / का .३( ४ ) / २७७० , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१५. 


प्रकल्प अधिकारी 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

डहाणू,, जिल्हा पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


३३ 


संचालक , अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


निविदा सूचना 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, संगणक , प्रिंटर्स, लॅपटॉप आणि तद्अनुषंगिक यंत्रणेसाठी सर्वंकष ( Comprehensive) वार्षिक 
देखभाल करार करण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी कंपन्यांकडून ई-निविदेद्वारे निविदा मागवीत आहेत. निविदा महाराष्ट्र शासनाच्या https: // 
mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे (निविदा संदर्भ क्रमांक DES/ EDP/SP/ 03/15-16). निविदा स्वीकारण्याचा 
अंतिम दिनांक २६ मे २०१५ रोजी दुपारी ५-०० वाजेपर्यंत आहे . 


संचालक , 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई . 


DIRECTOR , DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS , MUMBAI 


Tender Notice 


Directorate of Economics and Statistics invites tender offers from eligible companies who 
are in the business of maintenance of Computers , Printers, Laptops and Peripherals to enter into 
Comprehensive Maintenance Contract through e -tender. The tender document along with terms 
and condition available on website https://mahatenders.gov.in ( Tender Reference No. DES /EDP / 
SP/03/ 15-16 ). Last date of submission of the tender is 26th May 2015 upto 17-00 hrs . 


क्र . असांस /इआसं / वापक / २०१५-१६ / २७२, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ . 


Director , 
Directorate of Economics and Statistics , 

Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 

वैद्यकीय अधीक्षक , प. कुटीर रुग्णालय, जव्हार, जिल्हा पालघर 


निविदा सूचना 


वैद्यकीय अधीक्षक , प. कुटीर रुग्णालय, जव्हार , जि . पालघर करीता सन २०१५-१६ व २०१६-२०१७ या द्वितीय वर्षाकरिता रुग्णालयीन कपडे धुलाई 
सुविधा पुरविण्याकरिता नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत. 
कामाचे स्वरुप 

कामाचेठिकाण 

निविदा अर्जाचे शुल्क 
( ३ ) 

( ४ ) 
( १ ) 

( २ ) 
आंतर रुग्णांचे कपडे, रुग्णालयातील कपडे, शस्त्रक्रियागृहातील वैद्यकीय अधीक्षक, 

रु.१००.०० 
कपडे, एस.एन.सी.यु. विभागातील रुग्णांचे कपडे धुलाई. प . कुटीर रुग्णालय, जव्हार , 

जि . पालघर 


अ.क्र . 


१ 


( १) इच्छुक कंत्राटदारांनी खालील पत्यावर दिनांक ८ मे २०१५ ते दिनांक २९ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी ११-०० ते १-३० व दुपारी 
२-३० ते ५-०० च्या दरम्यान निविदा अर्ज रुपये १००.०० ( अक्षरी शंभर रु . मात्र ) ना -परतावा रोख रक्कम रोखपाल यांचेकडे भरल्यानंतर मिळतील. 

( २) मूळ निविदा वैद्यकीय अधीक्षक , प. कुटीर रुग्णालय , जव्हार, जि . पालघर यांचेकडील भांडार शाखा कक्षात दिनांक २९ मे २०१५ दुपारी ३-०० 
वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी हस्तबटवड्याने पोहचतील अशारितीने मोहोरबंद निविदा पाठवाव्यात . विहित तारीख व वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या निविदा स्विकारल्या 
जाणार नाहीत. 


( ३ ) वैद्यकीय अधीक्षक , प. कुटीर रुग्णालय, जव्हार , जि . पालघर यांना निविदातील परिमाण कमी/ अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण न देता 
निविदा नाकारण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. 

( ४ ) निविदा निविदाकारांच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत दिनांक ३० मे २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात 


येतील . 


वैद्यकीय अधीक्षक , 
प . कुटीर रुग्णालय , जव्हार , जि . पालघर. 


क्र . कुरुज / भांडार / जाहिरात / ७६ / २०१५, दिनांक २४ एप्रिल २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


३५ 


संचालक , शासन मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय , मुंबई 


निविदा सूचना 


संचालनालयाच्या अधिनस्थ नागपूर येथील व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार , नागपूर , व्यवस्थापक, मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 
व व्यवस्थापक , शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपूर या मुद्रणालयातील सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील संचित “ क ” वर्ग रद्दी कागद 
उचलण्यासाठी अधिकृत परवानाधारकांकडून विहीत दोन लिफाफा ( तांत्रिक लिफाफा - अ, वाणिज्य लिफाफा-ब ) पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहेत. 

निविदा प्रक्रियेत निविदाकारांना सहभागी होण्यासाठी “ रद्दी कागद विक्री निविदा, २०१५-१६ (नागपूर विभाग “ क ” वर्ग) संबंधातील निविदा 
फॉर्म [निविदा फॉर्म विक्री मूल्य रुपये ५०० ( ना - परतावा )] शासकीय ग्रंथागार , २१ - ए, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नीरोड रेल्वे स्टेशन ( पश्चिम ) जवळ , 
मुंबई ४०० ००४ येथील विक्रीपटलावर दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते दिनांक १८ मे २०१५ ( दुपारी १६-३० वाजेपर्यंत ) या कालावधीत विक्रीसाठी 
उपलब्ध आहेत . 


संचालक , 


क्र . कार्या-२ब / मु.वि./रद्दी कागद विक्री/ नागपूर विभाग / क-वर्ग-१५-१६ / २५ / २०१५-१६, 
दिनांक २८ एप्रिल २०१५ . 


शासन मुद्रण व लेखनसामग्री, 

मुंबई. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , तळोदा , जिल्हा नंदुरबार 


ई-निविदा सूचना 


. 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा , जिल्हा नंदुरबार ( दूरध्वनी क्रमांक ०२५६७-२३२२२०) यांच्या अंतर्गत असलेल्या 
एकूण ७ शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सन २०१५-२०१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ व दिनांक २१ डिसेंबर २०० ९ 
च्या शासन निर्णयानुसार आहारप्रणालीनुसार ठरविण्यात आलेले प्रमाणानुसार दोन वेळेचे जेवण, (पंधरा दिवसातून एक वेळा, महिन्यातून दोन वेळा ) मांसाहार 
व शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी गोड पदार्थ (स्वीट ) आणि सकाळचा नाश्ता, पोहे / उपमा /खिचडी/ उसळ ( मठकी व चना) इ. च्या पुरवठ्यासाठी ठेका पद्धतीने 
शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळांवर भोजन ठेका चालविण्यासाठी आदिवासी महिला बचत गटाकडून / अधिकृत पुरवठाधारकांकडून ई-निविदा कार्यप्रणालीचा 
अवलंब करून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


निविदा फॉर्मची 


अ.क्र . 


कामाचेनाव 


किंमत 


बयाणा रक्कम 


भोजन ठेक्यांची 
अंदाजित किंमत 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ना - परतावा ) 

( प्रती वसतिगृह ) 
( २ ) 

( ३ ) 

( रुपये ) 
आश्रमशाळा भोजनठेका या कार्यालयाच्या अधिनस्त २,००० 
असलेली अतिदुर्गम भागातील शासकीय प्राथमिक 
आश्रमशाळा एकूण-७ शाळांसाठी भोजन ठेका 


१ 


संकेतस्थळावरील निविदा 
अर्जासोबतच्या शाळेच्या 
यादीमध्ये नमूद केल्यानुसार 
जमा करावी लागेल. 


संकेतस्थळावरील निविदा 
अर्जासोबतच्या शाळेच्या 
यादीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


भोजन ठेका निविदेचे वेळापत्रक 


अ . क्र . 


प्रकल्पस्तरीय स्टेज 


कंत्राटदार स्टेज 


दिनांक व वेळ 


दिनांक व वेळ 


( पर्यंत ) 


( पासून ) 
( ४ ) 


( २ ) 
निविदा प्रकाशित करणे 


१ 


३० एप्रिल २०१५ 


३० एप्रिल २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


२ 


निविदा डाऊनलोड करणे 


२ मे २०१५ 


१६ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


सकाळी १०-०० वा . 


निविदा तयार करणे 


२ मे २०१५ 
सकाळी १०-०० वा . 


२२ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


४ 


ऑनलाईन निविदा विक्री 


२२ मे २०१५ 


२३ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


बंद करणे. 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


व्यापारी लिफाफा बंद करणे 


२२ मे २०१५ 


२३ मे २०१५ 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


६ 


निविदा सादर करणे 


२३ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


सायंकाळी १७-४६ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


तांत्रिक लिफाफा उघडणे 


२८ मे २०१५ 


२ जून २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


८ 


व्यापारी लिफाफा उघडणे 


२८ मे २०१५ 


६ जून २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


३७ 


टीप. 


( १) सर्व पात्र/ इच्छुक भोजन ठेका निविदाधारकांने निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा 
https: //.maharashtra.etenders.in या portal मधील Sub - portal with https://tribal.maharashtra.etenders.in वर 
enrolled करणे आवश्यक आहे . 

( २ ) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 
( ३ ) निविदा विक्री दिनांक २ मे २०१५ सकाळी १०-०० पासून सुरू होतील . 

( ४ ) निविदाधारकांना वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन Enrollment करणे संदर्भात व अडचणी असल्यास त्यांनी पुढील दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा . Sify Technologies Ltd. , Nextender (India ) Pvt. Ltd. on Phone No. ०२०-२५३१५५५५ email id 
support.gom@nextenders.com निविदाधारकांनी निविदेसंदर्भात सर्व दस्तऐवज ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच बयाणा रक्कम 
निविदा संचाचे शुल्क ऑनलाईन पेमेंट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ई- निविदा प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येणार नाही . 

(५ ) इतर सूचना / शाळेच्या नावाची यादी , बयाणा रक्कम, भोजन ठेका अंदाजित रक्कम बाबतची माहिती, अटी व शर्ती ई-निविदा नमुन्यामध्ये 
पहावयास मिळतील. सदर निविदा मंजूर करणे, त्यामधील अटी व शर्तीमध्ये वाढ करणेकिंवा शिथिल करणे, निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे तसेच 
निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्णनिविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतरबाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय मा . प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, तळोदा , जिल्हा नंदुरबार यांनी राखून ठेवले आहेत. 

( ६ ) इंटरनेट, विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा , जिल्हा नंदुरबार यांची राहणार नाही. ईमेल,फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचाविचार केला 
जाणार नाही . 


~ 


- 


. 


( ७ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल. तरी संबंधितांनी किंवा 
प्रतिनिधीनी मूळ कागदपत्र तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी सोबत आणावे. 


( ८ ) तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याच दिवशी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , तळोदा, जिल्हा 
नंदुरबार यांचे दालनात उघडण्यात येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


क्रमांक शाआशा.- भोठे.- २०१५ / प्र.क्र . /का.२(२)/२१३१ , 
दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

तळोदा, जिल्हा नंदुरबार . 


भाग दोन ( पुरवणी) -६ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , डहाणू, जिल्हा पालघर 


ई- निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू, जिल्हा पालघर यांच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण ३४ शासकीय आश्रमशाळेत गॅस सिलेंडर 
संच दुरुस्तीसाठी सन २०१५-२०१६ करिता दोन लिफाफा पद्धतीनुसार ऑनलाईन जाहीर ई-निविदा खालीलप्रमाणे मागविण्यात येत 
आहेत : 
कार्यालयीन प्रक्रिया निविदाधारकांची प्रक्रिया 

सुरू दिनांक व वेळ 

अंतिम दिनांक व वेळ 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


अ . क्र . 


१ 


निविदा प्रसिद्ध 


३० एप्रिल २०१५ 


२ 


१ मे २०१५, 
वेळ १०-०० वा . 


३० एप्रिल २०१५ 

२२ मे २०१५ , 
वेळ १७-३० वा . 

२२ मे २०१५ , 
वेळ १७-३० वा . 


ऑनलाईन निविदा विक्री व 
भरणे ( Download ) . 

ऑनलाईन निविदा भरणे 
( तांत्रिक व दरपत्रक 
लिफाफा ) . 


my 


१ मे २०१५ , 
वेळ १०-०० वा . 


४ 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
बंद करणे. 


२३ मे २०१५ , 
वेळ १०-०० वा . 


२४ मे २०१५ , 
वेळ १७-३० वा . 

२४ मे २०१५ , 
वेळ १७-३० वा . 


ऑनलाईन दरपत्रक 
लिफाफा बंद करणे. 


२३ मे २०१५ , 
वेळ १०-०० वा . 
२५ मे 

२०१५ , 
वेळ १०-०० वा . 


ऑनलाईन निविदा सादर 


करणे . 


ऑनलाईन तांत्रिक लिफाफा 
उघडणे. 


२६ मे २०१५ , 
वेळ १०-०० वा . 
२७ मे २०१५ , 
वेळ १०-०० वा . 


२५ मे २०१५ , 
वेळ १७-०० वा . 
२६ मे २०१५ , 
वेळ १८-०० वा . 
२७ मे २०१५ , 
वेळ १८-०० वा . 


८ 


ऑनलाईन दरपत्रक लिफाफा 
उघडणे. 


अटी व शर्ती. 


(१ ) निविदा फॉर्म https://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवरती दिनांक १ मे २०१५ रोजी सकाळी १०-०० ते दिनांक 
२२ मे २०१५ रोजी सायंकाळी १७-३० वाजेपर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध राहतील . निविदा फॉर्म पोस्टाने पाठविले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. सर्व निविदा 
प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच राहील. 


( २ ) 


सदर निविदा या दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील. 


( ३) निविदाधारकाच्या निविदेतील अटी/शर्ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाहीत. कोणत्याही निविदा अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा/ 
रद्द करण्याचा अंतिम अधिकार कार्यालयाच्या खरेदी समितीने राखून ठेवला आहे . 


( ४ ) 


निविदा फॉर्म व बयाणा रक्कम ऑनलाईन जमा करावे. 


तशी सूचना 


( ५ ) काही अपरिहार्य कारणामुळे वरील ठिकाण , वेळेत व दिनांकास निविदा उघडणे शक्य नसल्यास 
https://tribal.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल . ई-टेंडरींगबद्दल अधिक माहितीसाठी ०२०-२५३१५५५५ या 
दूरध्वनीवर संपर्क साधावा . 

( ६ ) इंटरनेट, विद्युतपुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणामुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, 
डहाणू कार्यालय यांची राहणार नाही. 

( ७ ) ई मेल, फॅक्स, हस्तपोच इत्यादी द्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही. 


क्र . गॅसदुरुस्ती / २०१५-१६ / प्र. क्र ./ का .३ ( ४ )/ २७ ९० , 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

डहाणू, जिल्हा पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


३ ९ 


मुदतवाढ 


पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधन 
सामग्री खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-दोन पुरवणीमध्ये, दोन लिफाफा पद्धतीने ई- निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदरची 
सूचना दिनांक २७ एप्रिल २०१५ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त 
माहिती खालीलप्रमाणे आहे 


.. 


Extension 


Item Description 


Tender 

No. 
( 1 ) 


Quantity in 

Nos. 
( 4 ) 


Tender 
Document Fee 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


671 


Extension I 


Forensic Tool Kit 


1 + 25 % 


Rs . 2000 


670 


Extension I 


5 + 25 % 


Rs. 2000 


667 


Extension I 


700 + 25 % 


Rs . 2000 


617 


Extension II 


100 + 25 % 


Rs. 2000 


625 


150 + 25 % 


Rs . 2000 


Extension II 
Extension II 


626 


100 + 25 % 


Rs . 2000 


631 


Extension II 


25 + 25 % 


Rs . 2000 


653 


Extension II 


400 + 25 % 


Rs. 2000 


677 


Extension II 


20 + 25 % 


Rs . 2000 


675/634 Extension II 


Resograph 
Video Camera with Audio System 
Search Light 
Tactical Light for Glock 
Piccatinny Rail/Mount for MP5 A3 
Bollards ( Traffic ) 
Reflective Baton 
Speed Gun 
Search Light (HHSL ) 
Laser Aiming Device 
Portable Electronic LED Signage 
Life Jacket 
Commando Dagger /Commando Knife 
Tactical Body Harness 
Lazy Tongue 
Reprovate Unit with Reflector Light 
Bullet Proof Shield 


129 + 25 % 


Rs. 2000 


637 


Extension II 


50 + 25 % 


Rs. 2000 


638 


Extension II 


1 + 25 % 


Rs. 2000 


639 


Extension II 


60 + 25 % 


Rs. 2000 


640 


Extension II 


600 + 25 % 


Rs. 2000 


642 


Extension II 


40 + 25 % 


Rs . 2000 


643 


Extension II 


21 + 25 % 


Rs. 2000 


646 


Extension II 


4 + 25 % 


Rs . 2000 


648 


Extension II 


72+ 25 % 


Rs . 2000 


655 


Extension II 


Binocular 


21 + 25 % 


Rs . 2000 


666 


Extension II 


Door Frame Metal Detector 


21 + 25 % 


Rs. 2000 


647 


Extension II 


Bullet Proof Patka 


647 + 25 % 


Rs. 2000 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक ३० एप्रिल २०१५ ते दिनांक १३ मे २०१५ , १७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड 
करून घ्यावेत . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा ऑनलाईन सादर करावयाच्या आहेत . सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क 
रु . २,००० व इसारा रक्कम रु. ५,००० ( आवश्यकतेनुसार ) पेमेंट गेटद्वारे भरावयाचे आहेत . 

अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई- निविदा सूचना वेळापत्रकासह http://mapo.maharashtra.etenders.in आणि 
http://mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर पहा. 

ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य / स्पष्टीकरणासाठी ०२०-३०१८७५०० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


सहा. पोलीस महानिरीक्षक ( नि . व स . ) 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

यांचेकरिता. 


भाग दोन ( पुरवणी) 


७ 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of Hon ble Governor 
of Maharashtra had published notices in Maharashtra Government Gazette , Part II (Supp .), 
inviting online tenders “ Two Envelopes System ” ( i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), for 
supply of below mentioned equipments for Maharashtra Police . The notice of the said 
e - Tenders is being published in Maharashtra Government Gazette , Part II Supplementary , 
published on 30th April 2015. The details of the e - Tenders are as under : 


Extension 


Item Description 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Quantity in 

Nos. 
( 4 ) 


Tender 
Document Fee 

(5 ) 


( 2 ) 


Rs. 2000 


1 + 25 % 
5 + 25 % 


Rs. 2000 


700 + 25 % 


Rs. 2000 


100 + 25 % 


Rs. 2000 


150 + 25 % 


Rs. 2000 


Rs. 2000 


100 + 25 % 
25 + 25 % 


Rs. 2000 


Rs. 2000 


400 + 25 % 
20 + 25 % 


Rs. 2000 


129 + 25 % 


Rs. 2000 


671 Extension I 
670 Extension I 
667 Extension I 
617 Extension II 
625 Extension II 
626 Extension II 
631 Extension II 
653 Extension II 

677 Extension II 
675/634 Extension II 

637 Extension II 
638 Extension II 
639 Extension II 
640 Extension II 
642 Extension II 
643 Extension II 
646 Extension II 
648 Extension II 
655 Extension II 
656 Extension II 
647 Extension II 


( 3 ) 
Forensic Tool Kit 
Resograph 
Video Camera with Audio System 
Search Light 
Tactical Light for Glock 
Piccatinny Rail/Mount for MP5 A3 
Bollards ( Traffic ) 
Reflective Baton 
Speed Gun 
Search Light (HHSL ) 
Laser Aiming Device 
Portable Electronic LED Signage 
Life Jacket 
Commando Dagger/Commando Knife 
Tactical Body Harness 
Lazy Tongue 
Reprovate Unit with Reflector Light 
Bullet Proof Shield 
Binocular 
Door Frame Metal Detector 
Bullet Proof Patka 


50 + 25 % 


Rs. 2000 


1 + 25 % 


Rs. 2000 
Rs . 2000 


60 + 25 % 


600 + 25 % 


Rs. 2000 


40 + 25 % 


21 + 25 % 


Rs. 2000 
Rs. 2000 
Rs. 2000 


4 + 25 % 


72 + 25 % 


Rs. 2000 


21 + 25 % 


Rs. 2000 


21 + 25 % 


Rs. 2000 


647 + 25 % 


Rs. 2000 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 
30th April 2015 to 13th May 2015 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on 
the Electronic Tendering System of Maharashtra Police. Bidder should pay tender document 
fees Rs . 2,000 and Earnest Money Deposit Rs . 5,000 through online using payment gateway . The 
tender fee is non refundable . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in and https://mahapolice.gov.in . 

For support on operations of Electronics Tendering System , the interested bidders may 
please contact on 020-30187500 . 


No. DGP/ 17A /Plan Bud 14-15 /2015 , 
dated 27th April 2015 . 


Asst . Inspector General of Police ( P & C ) 

For Director General of Police, 
Maharashtra State , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


४१ 


PRINCIPAL , STATE LEVEL TRAINING CENTRE , GOKHALENAGAR , PUNE 


Tender Notice 


Online tenders are invited by the principal, State Level Training Centre, Gokhalenagar , 
Pune - 16 in prescribed format from various reputed ageancies by Two-Bid SYSTEM for finalizing 
rates of Mess Services at State Level Training Centre , Gokhalenagar, Pune- 16 for the preiod of 
two years i.e. 2015-2017 . The procedure will be completed online by e -tendering . The total turnover 
of this work is approximately Rs. 50 Lakhs. 

The online Tender Time Schedule (Key Dates) is displayed on the e-tendering portal of Dept. 
of Animal Husbandry http://adf.maharashtra.etenders.in The Tender Form along with Terms & 
Conditions can be downloaded from above website w.e.f. 30 April 2015 , 17-01 hrs to 21 May 2015 , 
12-00 hrs. by payment of Rs . 2,000 ( Rupees Two Thousand only ) as the cost of tender form . The 
payment shall be made during the bid process via online mode only . The Earnest Money Deposit 
for this tender is Rs. 25,000 (Rupees Twenty five Thousand only ). This EMD amount shall be paid 
via online mode only . In case of EMD exemption . valid EMD exemption certificate duly attested 
should be uploaded during the tender process . 

A fee of Rs . 1038 shall be payable directly to the service provider online during bid submission . 
For any difficulties related to e -tendering process , bidders can contact the service provider on 
phone number 020-30187500 or on e -mail at support.gom@nextenders.com 

Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason , vests with the 
undersigned . 


4./ I95/ HTTH HIGG / -3 / 8o6/ 3o84 , 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ 


Principal, 
State Level Training Centre , 

Gokhalenagar, Pune. 


ATTCH (pauſt)—134 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार 


ई -निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा , जिल्हा नंदुरबार ( दूरध्वनी क्रमांक ०२५६७-२३२२२० ) यांच्या अंतर्गत असलेल्या 
एकूण-४२ शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक आश्रमशाळा व एकूण १७ शासकीय वसतिगृहावरील जनरेटर दुरुस्ती सन २०१५-२०१६ या शैक्षणिक वर्षातील 
जनरेटर दुरुस्ती निविदाधारकांकडून ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


ई -निविदा फॉर्मची 


अ.क्र . 


कामांचे नाव 


किंमत 


बयाणा रक्कम 


जनरेटर 


दुरुस्ती 


( ना - परतावा) 


अंदाजित किंमत 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( रुपये) 


१ शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक आश्रमशाळा 


१,००० 


संकेतस्थळावरील निविदा 


संकेतस्थळावरील निविदा 


अर्जासोबतच्या एकूण -४२ 


( एकूण-४२) व शासकीय वसतिगृह 
( एकूण -१७) जनरेटर दुरुस्ती करणेपोटी 
ई - निविदा मागविणे. 


शाळांसाठी व एकूण -१७ 


अर्जासोबतच्या एकूण -४२ 
शाळांसाठी व एकूण-१७ 
वसतिगृहांसाठी नमूद केल्या 
प्रमाणे . 


वसतिगृहांसाठी नमूद केल्या 


नुसार जमा करावी लागेल. 


जनरेटर दुरुस्ती निविदा वेळापत्रक 


अ . क्र . 


प्रकल्पस्तरीय स्टेज 


कंत्राटदार स्टेज 


दिनांक व वेळ 


दिनांक व वेळ 


( पासून ) 


( पर्यंत ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


निविदा प्रकाशित करणे 


३० एप्रिल २०१५ 


३० एप्रिल २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


२ 


निविदा डाऊनलोड करणे 


२ मे २०१५ 
सकाळी १०-०० वा . 


१६ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


निविदा तयार करणे 


२२ मे २०१५ 


२ मे २०१५ 
सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


४ 


ऑनलाईन निविदा विक्री 


२३ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-४६ वा . 


बंद करणे. 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


५ 


व्यापारी लिफाफा बंद करणे 


२२ मे २०१५ 


२३ मे २०१५ 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


निविदा सादर करणे 


२३ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


सायंकाळी १७-४६ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


तांत्रिक लिफाफा उघडणे 


२८ मे २०१५ 


२ जून २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


८ 


व्यापारी लिफाफा उघडणे 


२८ मे २०१५ 


४ जून २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६ , शके १९ ३७ 


४३ 


अटी व शर्ती. 


(१) सर्व पात्र / इच्छुक जनरेटर दुरुस्ती निविदाधारकाने निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा प्रणालीचा 
https://maharashtra.etenders.in या portal मधील Sub- portal with https://tribalmaharashtra.etenders.in वर 
Enrolled करणे आवश्यक आहे. 


( २) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील . 
( ३ ) निविदा विक्री दिनांक २ मे २०१५ सकाळी १०-०० पासून सुरू होतील . 

( ४ ) निविदाधारकांना वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन Enrollment करणे संदर्भात व अडचणी असल्यास त्यांनी पुढील दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा- Sify Technologies Ltd., Nextender (India) Pvt. Ltd. on Phone No. ०२०-२५३१५५५५ email id 
support.gom@nextenders.com निविदाधारकांनी निविदेसंदर्भात सर्व दस्तऐवज ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच बयाणा रक्कम 
निविदा संचाचे शुल्क ऑनलाईन पेमेंट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ई-निविदा प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येणार नाही . 


( ५ ) इतर सूचना / शाळा/ वसतिगृह यांची संख्या , बयाणा रक्कम , जनरेटर दुरुस्तीची अंदाजित रक्कम बाबतची माहिती, अटी व शर्ती ई-निविदा 
नमुन्यामध्ये पहावयास मिळतील. सदर निविदा मंजूर करणे, त्यामधील अटी व शर्तीमध्ये वाढ करणे किंवा शिथिल करणे, निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे 
ढकलणे तसेच निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतरबाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय मा . प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांनी राखून ठेवले आहेत . 

( ६) इंटरनेट, विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा , जिल्हा नंदुरबार यांची राहणार नाही. ईमेल,फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचाविचार केला 
जाणार नाही . 


. 


( ७ ) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल. तरी संबंधितांनी किंवा 
प्रतिनिधीनी मूळ कागदपत्र तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी सोबत आणावे. 


( ८ ) तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याच दिवशी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा , 
जिल्हा नंदुरबार यांचेदालनात उघडण्यात येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


शाआशा. जदुनि . २०१५ / प्र.क्र . /का.२(२)/२१३० , 
दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 


प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

तळोदा, जिल्हा नंदुरबार . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार 


ई -निविदा सूचना 


प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,तळोदा , जिल्हा नंदुरबार ( दूरध्वनी क्रमांक ०२५६७-२३२२२० ) यांच्या अंतर्गत असलेल्या 
एकूण ३५ शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक आश्रमशाळेतील गॅस शेगडी संच दुरुस्तीसाठी सन २०१५-२०१६ या शैक्षणिक वर्षांतील दोन सत्रासाठी पुरवठाधारकांकडून 
ई- निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


निविदा फॉर्मची 


अ.क्र . 


कामाचेनाव 


किंमत 


बयाणा रक्कम 


गॅस शेगडी संच दुरुस्ती 

अंदाजित किंमत 


( ना - परतावा) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये) 


१,००० 


संकेतस्थळावरील निविदा 


संकेतस्थळावरील निविदा 


१ शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक आश्रमशाळेतील 

गॅस शेगडी संच दुरुस्तीपोटी ई-निविदा मागविणे 


अर्जासोबतच्या 

एकूण-३५ 
शाळांसाठी 

नमूद केल्यानुसार 
जमा करावी लागेल. 


अर्जासोबतच्या एकूण-३५ 
शाळांसाठी नमूद 

केल्याप्रमाणे 


( एकूण -३५ शाळा ) 


गॅस शेगडी संच दुरुस्ती निविदा वेळापत्रक 


अ . क्र . 


प्रकल्पस्तरीय स्टेज 


कंत्राटदार स्टेज 


दिनांक व वेळ 


दिनांक व वेळ 


( पासून ) 


( पर्यंत ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
निविदा प्रकाशित करणे 


१ 


३० एप्रिल २०१५ 
सकाळी १०-०० वा . 


३० एप्रिल २०१५ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


२ 


निविदा डाऊनलोड करणे 


२ मे २०१५ 


१६ मे २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


३ 


निविदा तयार करणे 


२ मे २०१५ 


२२ मे २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


४ 


ऑनलाईन निविदा विक्री 


२२ मे २०१५ 


२३ मे २०१५ 


बंद करणे . 


सायंकाळी १७-४६ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


५ 


व्यापारी लिफाफा बंद करणे 


२२ मे २०१५ 


२३ मे २०१५ 
सायंकाळी १७-४५ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


६ 


निविदा सादर करणे 


२३ मे २०१५ 


२७ मे २०१५ 


सायंकाळी १७-४६ वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


तांत्रिक लिफाफा उघडणे 


२८ मे २०१५ 


२ जून २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


८ 


व्यापारी लिफाफा उघडणे 


२८ मे २०१५ 


४ जून २०१५ 


सकाळी १०-०० वा . 


सायंकाळी १७-४५ वा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


४५ 


टीप. 


(१) सर्व पात्र/ इच्छुक गॅस शेगडी संच दुरुस्ती निविदाधारकाने निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई-निविदा 
प्रणालीचा https://maharashtra.etenders.in या portal मधील Sub- portal with https://tribal.maharashtra.etenders.in 
वर Enrolled करणे आवश्यक आहे . 


( २ ) सर्व निविदा प्रक्रिया फक्त ऑनलाईन राहील. 


( ३ ) निविदा विक्री दिनांक २ मे २०१५ सकाळी १०-०० वाजेपासून सुरू होतील. 

( ४ ) निविदाधारकांना वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन Enrollment करणे संदर्भात व अडचणी असल्यास त्यांनी पुढील दूरध्वनीवर 
संपर्क साधावा- Sify Technologies Ltd. Nextender (India ) Pvt. Ltd. on Phone No. ०२०-२५३१५५५५ email id 
support.gom@nextenders.com निविदाधारकांनी निविदेसंदर्भात सर्व दस्तऐवज ऑनलाईन सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच बयाणा रक्कम 
निविदा संचाचे शुल्क ऑनलाईन पेमेंट करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ई- निविदा प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येणार नाही . 


( ५ ) इतर सूचना/ शाळेच्या नावाची यादी, बयाणा रक्कम , गॅस शेगडी संच दुरुस्ती रक्कम बाबतची माहिती, अटी व शर्ती ई-निविदा नमुन्यामध्ये 
पहावयास मिळतील. सदर निविदा मंजूर करणे , त्यामधील अटी व शर्तीमध्ये वाढ करणे किंवा शिथिल करणे, निविदा उघडण्याचा दिनांक पुढे ढकलणे तसेच 
निविदा प्रक्रियेत बदल करणे अथवा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करणे व इतरबाबतचे संपूर्ण हक्क व निर्णय मा . प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प , तळोदा , जिल्हा नंदुरबार यांनी राखून ठेवले आहेत . 

( ६) इंटरनेट, विद्युत पुरवठा किंवा संगणक बिघाड इत्यादी कारणांमुळे निविदा सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांची राहणार नाही . ईमेल,फॅक्स, हस्तपोच इत्यादीद्वारे सादर केलेल्या निविदांचा विचार केला 
जाणार नाही . 


( ७) निविदेसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी मूळ कागदपत्रांवरून तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी करण्यात येईल. तरी संबंधितांनी किंवा 
प्रतिनिधीनी मूळ कागदपत्र तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी सोबत आणावे. 


( ८ ) तांत्रिक व व्यापारी लिफाफा वेळापत्रकानुसार शक्य झाल्यास त्याच दिवशी प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा,जिल्हा 
नंदुरबार यांचे दालनात उघडण्यात येतील किंवा यात बदल झाल्यास तसे सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


प्रकल्प अधिकारी 


क्रमांक शाआशा . गॅशेदू. २०१५ / प्र.क्र . /का.२(२)/२१३३ , 
दिनांक २० एप्रिल २०१५. 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

तळोदा, जिल्हा नंदुरबार 


. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


